RNI No. MAHBIL/ 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ४ , अंक ९ ४ ] 


बुधवार , जुलै २५, २०१८ / श्रावण ३, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे ६८ , किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक २४० 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


. 


पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल , लोकमान्य टिळक मार्ग, 

मुंबई ४०० ००१, दिनांक २५ जुलै २०१८ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन ) अधिनियम , २०० ९ . 


क्रमांक आपना -२०१६/प्र.क्र.५०२/ पापु -१५. महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम,२०० ९ (२०१३ चा २६ ) च्या 
कलम ५७ मधील पोट कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा व याबाबतीत त्यास समर्थन करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा 
वापर करुन , महाराष्ट्र शासनाने करण्याचे ठरविलेल्या नियमांचा पुढील मसुदा हा , त्यामुळे प्रभावित होण्याची शक्यता असलेल्या सर्व 
व्यक्तींच्या माहितीकरिता प्रसिध्द करण्यात येत आहे. सदर प्रसिध्दी उक्त अधिनियमाच्या कलम ५७ च्या पोट कलम १ नुसार आवश्यक आहे. 
या अधिसूचनेद्वारे शासन अशी नोटीस देत आहे की, हा मसुदा , महाराष्ट्र शासनाकडून अधिसूचना काढून दिनांक ०१ सप्टेंबर , २०१८ रोजी 
किंवा त्यानंतर विचारात घेण्यात येईल . 


२ . 


वर नमूद दिनांकापूर्वी, या मसुद्यासंबंधात, कोणत्याही व्यक्तीकडून दाखल केल्या जाणाऱ्या हरकती किंवा सूचना, अपर मुख्य सचिव , 
पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता विभाग , गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१ यांच्याकडे 
स्विकारण्यात येतील. वर नमूद दिनांकापूर्वी प्राप्त होणाऱ्या हरकती/सुचना शासन विचारात घेईल. 


मसुदा नियम 


१ . 


संक्षिप्त नांव - या नियमांस, महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) नियम, २०१८ असे म्हणावे. 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जुलै २५, २०१८ / श्रावण ३, शके १ ९ ४० 


२ . 


व्याख्या:-(१) या नियमात, याशिवाय दुसरा कोणताही अर्थ अपेक्षित नसेल तर , 
( क ) “ अधिनियम ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन ) अधिनियम,२०० ९ (२०१३ चा २६), असा आहे. 
( ख ) “नमुना ” याचा अर्थ, या नियमांना जोडलेले नमुने, असा आहे. 
( ग ) “ कलम ” याचा अर्थ, अधिनियमाचे कलम , असा आहे. 


(२) या नियमात वापरलेले पण व्याख्या न केलेले शब्द व शब्दप्रयोग यांना अधिनियमात, जो अर्थ नेमून देण्यात आला असेल, तोच अर्थ 
असेल. 


३ . राज्य भूजल प्राधिकरणाचे अधिकार वापरण्याची आणि कार्य व कर्तव्ये पार पाडण्याची पध्दती: 
राज्य भूजल 

प्राधिकरण हे अधिनियमान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर या नियमांद्वारे विहीत केलेल्या 
पध्दतीने करील आणि अशी कार्ये व कर्तव्ये पार पाडील. 


४ . 


निमंत्रित आणि त्यांच्या सेवेच्या अटी व शर्ती : 


: 


(१) कलम ३ च्या पोट कलम (१) नुसार शासनास 

राज्य भूजल प्राधिकरणामध्ये पुढील अर्हता आणि अनुभव असणाऱ्या दोन निमंत्रित सदस्यांची शिफारस राज्य शासनास करता 
येईल 
( क ) निमंत्रित सदस्य ( भूजल वापरकर्त्याचे प्रतिनिधित्व करणारी एक महिला) 

(एक ) महाराष्ट्र राज्यातील भूजल वापरकर्ता असेल, 
( दोन) महाराष्ट्र राज्यातील वेगवेगळया कृषि -हवामान झोन मधील भूजल 

वापरकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करण्याची क्षमता असलेली 
असेल, आणि 
( तीन ) महाराष्ट्र राज्यात सहयोगिता भूजल व्यवस्थापन प्रकल्प अंमलबजावणीचा अनुभव असलेली असेल. 
निमंत्रित सदस्य ( भूजल क्षेत्रातील तज्ञ) - 
( एक) भूगर्भशास्त्रातील पदव्युत्तर पदवी धारण केलेला आणि जलभूगर्भशास्त्रातील डॉक्टरेट पदवी धारण केलेला असेल, आणि 
(दोन) महाराष्ट्र राज्यात जलभूगर्भशास्त्र क्षेत्रातील किमान दहा वर्षांचा अनुभव असलेला असेल, आणि 

( तीन ) महाराष्ट्र राज्यात सहयोगिता भूजल व्यवस्थापन प्रकल्प अंमलबजावणीचा अनुभव असलेला असेल . 
( २) विशेष निमंत्रितांच्या सेवांच्या अटी व शर्ती आणि त्यांची कर्तव्ये व कार्ये ही , जलसंपत्ती अधिनियम, २००५ याच्या कलम ६ अन्वये 

विशेष निमंत्रितांसाठी लागू आहेत, त्याचप्रमाणे असतील. 


पाण्याच्या गुणवत्तेचे संरक्षण आणि जतन : 
उक्त अधिनियमाच्या कलम ६ च्या पोट-कलम (३) नुसार राज्यात अस्तित्वात असलेल्या पिण्याच्या पाण्याच्या सर्व स्त्रोतांच्या 
भूजलाच्या गुणवत्तेचे संरक्षण व जतन करण्यासाठी जर कोणतेही अस्तित्वातील पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत आणि पुनर्भरण योग्य 
क्षेत्रांच्या भूजल गुणवत्तेचे संरक्षण व जतन करणे आवश्यक आहे असे राज्य भूजल प्राधिकरणाचे मत असेल तर, राज्य भूजल 
प्राधिकरणास स्वाधिकारे किंवा संबंधित विभागांकडून प्राप्त झालेल्या भूजल गुणवत्तेच्या अहवालाच्याआधारे आणि संबंधित 
पक्षांकरिता आपली बाजू मांडण्याची संधी दिल्यानंतर पुढील बाबींवर पूर्ण बंदी घालण्याचेकिंवा मनाईचे आदेश देता येतील : 

प्रक्रिया उदयोग , रासायनिक कारखाने, साखर कारखाने, कागद कारखाने , यासारख्या विविध उद्योगांनी तसेच कृषि प्रक्रिया 
युनिट, पशुसंवर्धन , मत्स्यसंवर्धन, पशुधन आणि कुक्कुट पैदास क्षेत्र , इत्यादीशी संबंधित उपक्रमांनी प्रक्रिया न केलेले 
सांडपाणी आणि कचरा यांची साठवण करुन विल्हेवाट लावणे, किंवा 


( क ) 


नागरी आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी आणि घन कचरा यांची विल्हेवाट लावणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जुलै २५, २०१८ / श्रावण ३, शके १९ ४० 


३ 


राज्य भूजल 


३ ) 


प्राधिकरणाद्वारे उप-नियम (१) अन्वये पारीत केलेल्या आदेशाच्या नंतरच्या काळात भूजलाच्या गुणवत्तेवर सनियंत्रण 
ठेवण्याचे आणि त्याची तपासणी करण्याचेनिदेश राज्य भूजल प्राधिकरण संबंधित प्राधिकरणांना देईल. 

औद्योगिक किंवा प्रक्रिया करणाऱ्या कारखान्यांमधून सोडण्यात येणारे सांडपाणी, घन कचरा किंवा ग्रामीण आणि नागरी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांकडून किंवा व्यक्तींकडून टाकण्यात येणारा प्रक्रिया न केलेला मलप्रवाह व घनकचरा यांमुळे भूजलावर आधारीत 
पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांची गुणवत्ता दुषित होत आहे असे संबंधित राज्य शासकीय संस्थांच्या किंवा तज्ञ संघटनेच्या अहवालाच्या 
आधारे , राज्य भूजल प्राधिकरणाचे मत झाले असेल तर, राज्य भूजल प्राधिकरणास राज्यातील पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत आणि 
पुनर्भरण योग्य क्षेत्रांचे संरक्षण करण्यासाठी पुढील उपाययोजना करता येतील: 

औद्योगिक किंवा प्रक्रिया करणाऱ्या कारखान्यांमधून सोडण्यात येणारे सांडपाणी किंवा घन कचरा तसेच नागरी आणि 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून किंवा व्यक्तींकडून टाकण्यात येणारा प्रक्रिया न केलेला मलप्रवाह व घनकचरा यांची 
विल्हेवाट भारतीय मानक ब्युरो अथवा त्यासारख्या इतर शासकीय संस्था याद्वारे विहित केलेल्या मानकांनुसार लावण्यात 
येत असल्याचेनिदेश राज्य भूजल प्राधिकरण संबंधित विभागांना देईल. 
राज्यातील पिण्याच्या पाण्याचेस्त्रोत आणि पुनर्भरण योग्य क्षेत्रांच्या भूजलाची गुणवत्ता दुषित करणाऱ्या औद्योगिक किंवा 
प्रक्रिया करणाऱ्या कारखान्यांमधून सोडण्यात येणारे सांडपाणी, घन कचरा तसेच ग्रामीण आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांकडून किंवा व्यक्तींकडून टाकण्यात येणारा प्रक्रिया न केलेला मलप्रवाह आणि घनकचरा यांचा दर्जा, भारतीय मानक 
ब्युरो अथवा त्यासारख्या इतर शासकीय संस्थांद्वारे विहित केलेल्या मानकांनुसार आहे याची सुनिश्चिती करण्याचेनिदेश 

राज्य भूजल प्राधिकरण राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागास देईल. 
( ग ) वरील ( क ) आणि ( ख) येथील संनियंत्रणाचा अहवाल दर वर्षी राज्य भूजल प्राधिकरण आणि भूजल सर्वेक्षण आणि 

विकास यंत्रणा यांच्या संकेत स्थळावर प्रसिध्द करुन जतन करण्यात येईल . 


( ४ ) 


( क) प्रदुषण करणारे उद्योग आणि प्रक्रिया करणारे कारखाने यांची यादी राज्य भूजल प्राधिकरण अधिसूचित करील. भारतीय मानक 
ब्यूरोने विहीत केल्यानुसार किंवा त्यामध्ये वेळोवेळी सुधारणा केल्यानुसार भूजलाची गुणवत्ता पिण्यायोग्य दर्जामध्ये पुनर्स्थापित 
करण्यासाठी प्रदुषण करणारे उद्योग किंवा प्रक्रिया करणारे कारखाने जोपर्यंत आवश्यक उपाययोजना करीत नाहीत, तोपर्यंत ते बंद 
ठेवण्याचेनिदेश राज्य भूजल प्राधिकरण राज्य शासनास देईल . मलप्रवाहावर प्रक्रिया करणारे संयंत्र आणि घनकचरा व्यवस्थापन 
सुविधा उभारण्यासाठी ग्रामीण आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था कालबध्द कार्यक्रम तयार करतील आणि त्याची काटेकोरपणे 
अंमलबजावणी करतील. 
( ख) भूजलाच्या गुणवत्तेचे संरक्षण व जतन करण्यासाठी ज्यांनी यशस्वी कार्यपध्दती स्विकारली आहे, अशा प्रदूषण न करणाऱ्या 
उद्योगांना, प्रक्रिया करणाऱ्या कारखान्यांना तसेच ग्रामीण आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रोत्साहनपर बक्षीसे , 

पुरस्कार 
आणि पारितोषिके देण्यासाठी राज्य भूजल प्राधिकरण राज्य शासनाकडेशिफारस करील. 


६ . 


विहिरींची नोंदणी आणि त्यासंबंधीच्या इतर तरतुदी: 
राज्य भूजल प्राधिकरण अधिसूचित आणि अन - अधिसूचित क्षेत्रांतील सर्व अस्तित्वातील विहिरींच्या मालकांना त्यांच्या विहिरींची 
नोंदणी करण्यासाठी, नोंदणी कार्यक्रम आणि कार्यपध्दती नमूद करणारी नोटीस तयार करुन प्रसार माध्यमांद्वारे प्रसिध्द करील. 
प्रत्येक विहीर मालक , नोटीस प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून एकशे ऐंशी (१८० ) दिवसांच्या आत आपल्या विहिरीच्या 
नोंदणीसाठी जिल्हा प्राधिकाऱ्याकडेकिंवा त्यांनी नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याकडेनमुना एक मध्ये अर्ज करील. 
भूजलावर आधारीत पाणी 

पुरवठा 

योजना कार्यान्वित करण्यासाठी ज्या विहीरी स्रोत म्हणून वापरल्या जातात अशा विहीरींच्या 
नोंदणीसाठी संबंधीत यंत्रणा/ संस्था अर्ज करतील. 
अर्जदाराकडून अर्ज मिळाल्याच्या दिनांकापासून नव्वद (९ ०) दिवसांच्या आत अस्तित्वातील विहीरींच्या नोंदणीबाबतचा निर्णय 
जिल्हा प्राधिकाऱ्याकडून किंवा अधिकृत अधिकाऱ्यांकडून अर्जदारास कळविण्यात येईल. 


( ३ ) 


भाग चार-- ब -- २४०-१अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जुलै २५, २०१८ / श्रावण ३, शके १ ९ ४० 


( ७ ) 


( ८ ) 


अर्जाची योग्य ती पडताळणी केल्यानंतर अस्तित्वातील विहिरीचे नोंदणी प्रमाणपत्र नमना दोन मध्ये जिल्हा प्राधिकारी यांचे मार्फत 
देण्यात येईल . 
विहिरीच्या नोंदणी प्रमाणपत्रामुळेविहिरीच्यामालकास भूजलाचा अनिर्बंध उपसा करण्याचे कोणताही अधिकार मिळणार नाहीत . 
राज्यातील जिल्हानिहाय विहिरींच्या नोंदणीची माहिती भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या संकेत 
स्थळावर जिल्हा प्राधिकरणामार्फत प्रसिध्द करण्यात येईल . 
विहिरीच्या नोंदणीचा निर्णय जिल्हा प्राधिकरणाकडून घेण्याचे प्रलंबित असेल तर, विहिरीचा मालक, नोंदणीचा अर्ज सादर 
करण्यापूर्वी, ज्या पध्दतीने भूजलाचा वापर करीत होता त्याच पध्दतीने भूजलाचा वापर करु शकेल. 
विहिरींच्या नोंदणीचे प्रमाणपत्र, ते देण्यात आल्याच्या दिनांकापासून वीस ( २०) वर्षांच्या कालावधीसाठी ग्राह्य असेल . 
वीस ( २० ) वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर या नियमाखाली निश्चित केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार, किंवा सुधारीत कार्यपध्दतीनुसार 
विहिरींची पुन्हा नोंदणी करणे अनिवार्य राहील. 
जर विहीर मालकाकडे एका पेक्षा अधिक विहिरी असतील तर, प्रत्येक विहिरीसाठी स्वतंत्र नोंदणी करणे आवश्यक असेल. 


(१० ) 


७ . 


पिण्याच्या पाण्याच्या प्रयोजनार्थ खोल विहिरी खोदण्यासाठी परवानगी : 


( २ ) 


राज्य भूजल 


राज्य भूजल प्राधिकरणास अधिसूचित आणि अन - अधिसूचित क्षेत्रांमध्ये पिण्याच्या पाण्याकरीता ६० मीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त 
खोलीची विहीर खोदण्याची परवानगी देता येईल . 
अधिसुचित आणि अन - अधिसुचित क्षेत्रामध्ये वरील उप -नियम (१ ) अन्वये पिण्याच्या पाण्याकरीता खोल विहिरी खोदण्याची 
परवानगी मिळण्यासाठी करण्यात येणारा प्रत्येक अर्ज नमुना तीन मध्ये करण्यात यावा. असा अर्ज ग्राम पंचायत , प्रभाग समिती, 
गृहनिर्माण संस्था, नगरपरिषद, महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ किंवा अन्य संस्था यांच्या ठरावासह आणि 

प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या फी सह जिल्हा प्राधिकरणाकडे सादर करावा. असा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर, जिल्हा 
प्राधिकरण तो अर्ज जिल्हा वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा यांच्याकडे तांत्रिक अभिप्रायासाठी आणि 
शिफारशींसाठी पाठविल. 
जिल्हा प्राधिकरणाकडून अर्ज प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून तीस ( ३० ) दिवसांच्या आत जिल्हा वरिष्ठ भूवैज्ञानिक जलभूशास्त्रीय 
सर्वेक्षणाच्या आणि आवश्यकतेनुसार भूभौतिक सर्वेक्षणाच्या आधारे जिल्हा प्राधिकरणाला आपला अहवाल सादर करेल. 
राज्य भूजल प्राधिकरणाने जिल्हा प्राधिकारी यांना अधिकार दिले असल्यास , जिल्हा प्राधिकारी हे जिल्हा वरिष्ठ भूवैज्ञानिकाकडून 
तांत्रिक शिफारशी प्राप्त झाल्याच्या दिवसांपासून पंधरा (१५ ) दिवसांच्या आत नमूना चार मध्ये खोल विहीर खोदण्याची परवानगी 
देण्याचाकिंवा नाकारण्याचा निर्णय घेतील. 


( ३ ) 


( ४ ) 


८ . 


अधिसूचित न केलेल्या क्षेत्रातील अस्तित्वातील विहिरींच्या भूजल वापरावर उपकर बसवणे : 

राज्य शासन, राज्य भूजल प्राधिकरणाशी विचारविनिमय करुन अन - अधिसूचित क्षेत्रातील अस्तित्वातील खोल विहिरींमधून शेती 
किंवा औद्योगिक वापरासाठी भूजलाचा उपसा करण्यावर महसूल विभागाद्वारे उपकर बसवेल व तो वसूल करील. हा उपकर जलसंपत्ती 
अधिनियम , २००५ अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाने बसविलेल्या 

दुप्पट 

असेल 
आणि हा उपकर प्रत्येक आर्थिक वर्षासाठी असेल तसेच हा उपकर त्या वर्षाच्या दिनांक ३१ मार्च पूर्वी वसूल केला जाईल. 


उपकराच्या 


९ . 


भूजल वापर आणि पीक पद्धती योजना यासंबंधात अधिसूचना प्रसिध्द होईपर्यंत अधिसूचित क्षेत्रातील अस्तित्वातील खोल 
विहिरींच्या वापरावर उपकर बसविणे : 

अधिसूचित क्षेत्रामधील अस्तित्वातील खोल विहिरींमधून शेती किंवा औद्योगिक वापरासाठी भूजलाचा उपसा करण्याबाबत राज्य 
शासन , राज्य भूजल प्राधिकरणाशी विचारविनिमय करुन महसूल विभागाद्वारे उपकर बसवेल व तो वसूल करील. हा उपकर जलसंपत्ती 
अधिनियमान्वये स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाने बसविलेल्या उपकराच्या चार पट असेल आणि हा 
उपकर प्रत्येक आर्थिक वर्षासाठी असेल. तसेच हा उपकर त्या वर्षाच्या दिनांक ३१ मार्चपूर्वी वसूल केला जाईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जुलै २५ , २०१८/ श्रावण ३, शके १९ ४० 


५ 


१० . 


जिल्हा पाणलोटक्षेत्र व्यवस्थापन समितीद्वारे एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र विकास व व्यवस्थापन योजनेच्या अंमलबजावणीचे 
संनियंत्रण : 


एकात्मिक पाणलोटक्षेत्र विकास व व्यवस्थापन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पुढील उपाययोजना करण्यात येतील 
जिल्हा पाणलोटक्षेत्र व्यवस्थापन समिती जिल्ह्यातील अधिसूचित व अन - अधिसूचित क्षेत्राकरिता संबंधित विभागामार्फत एकात्मिक 
पाणलोटक्षेत्र विकास व व्यवस्थापन योजनेच्या अंमलबजावणीचे संनियंत्रण करील. अंमलबजावणी करण्याकरीता अधिसूचित 
क्षेत्राला प्राधान्य देण्यात येईल . 
महाराष्ट्र जलसंपत्ती अधिनियम , २००५ मधील कलम १६ च्या पोटकलम ( २) अन्वये स्थापन केलेल्या राज्य जलव्यवस्थापन 
परिषदेने मान्यता दिलेल्या एकात्मिकृत पाणलोटक्षेत्र विकास व व्यवस्थापन योजनेची अंमलबजावणी करण्याकरिता जिल्हा 
पाणलोटक्षेत्र व्यवस्थापन समिती राज्य भूजल प्राधिकरणामार्फत राज्य शासनाला विभागनिहाय अनुदानाची मागणी सादर करेल. 
शासनाकडून अनुदान प्राप्त झाल्यानंतर , मान्यता प्राप्त आराखडयाची अंमलबजावणी व संनियंत्रण यांची सुनिश्चिती उक्त समिती 


करील . 


११. 


( १ ) 


( २ ) 


अधिसूचित नागरीक्षेत्रामधील वापरकर्त्यांकडून पाऊस पाणी साठवण संरचनेचा खर्च वसूल करणे 
ज्या ठिकाणी पुनर्भरण आवश्यक आहे असे पुनर्भरण योग्य क्षेत्र दर्शविणारे नकाशे पुरविण्याचे आणि अधिसूचित नागरी क्षेत्रामधील 
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाना सुयोग्य पाऊस पाणी साठवण संरचनेचे बांधकाम करण्याविषयी मार्गदर्शक तत्वे घालून देण्यासाठी 
राज्य भूजल प्राधिकरण भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेस निदेश देईल. 
नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे पुनर्भरण आवश्यक असलेल्या क्षेत्रामध्ये १०० चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा अधिक भागावर योग्य पाऊस 
पाणी साठवण संरचनेबाबतचे बांधकाम करणे आवश्यक असल्याची मार्गदर्शक तत्वे राज्य भूजल प्राधिकरण संबंधित प्राधिकरणास 
किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देईल . 
जर वापरकर्ताकिंवा विकासक किंवा बांधकाम व्यवसायी किंवा संबंधित जागा असलेली संस्था यांनी योग्य असे पाऊस पाणी 
साठवण संरचनेचे बांधकाम सहा (६ ) महिन्यांच्या आत पूर्ण न केल्यास संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, अशा इमारतीसाठी 
पाऊस पाणी साठवण संरचनेचे बांधकाम करील आणि त्या बांधकामाच्या १.२५ पट अधिक रक्कम दंड म्हणून वसूल करील. 


१२. 


निवासी व अनिवासी इमारतींवरील पाऊस पाणी साठवण संरचना : 


१०० चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्र असलेल्या इमारत आराखड्यामध्ये सुयोग्य पाऊस पाणी सावठवण संरचनेची तरतूद 
असल्याशिवाय अशा आराखडयास नागरी आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था मान्यता देणार नाही. 
पुनर्भरण आवश्यक असलेल्या क्षेत्रामध्ये पाऊस पाणी संकलन संरचना अशा पध्दतीची असावी की , जमा होणाऱ्या पाण्यापैकी ५० 
टक्के पाणी थेट जलधारीकेमध्ये जमा होईल. पुनर्रभरण आवश्यक नसलेल्या क्षेत्रामध्ये पुरेसा भूजल साठा निर्माण करण्यासाठी 
उपलब्ध जागेमध्येच भुमिगत टाक्या बांधण्यात याव्यात. तसेच या पाण्यावर पुन :प्रक्रिया व पुनर्वापर करण्याची तरतूद करण्यात यावी. 
इमारतीवर पाऊस पाणी संकलन संरचना पूर्ण केल्याचा खात्रीलायक पुरावा प्राप्त झाल्याशिवाय नागरी व ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य 
संस्था संबंधित इमारत मालकास कायमस्वरुपी पाणी पुरवठ्याबाबतचे व भोगवट्याचे प्रमाणपत्र देणार नाही. 


१३. 


सर्वोत्तम कार्यपध्दती आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रमांना प्रोत्साहन देणे : 
राज्य भूजल प्राधिकरण , अशा पाणलोटक्षेत्र जलसंपत्ती समितीस, गावास, स्थानिक जनतेस किंवा स्वयंसेवी संस्थांना नाविन्यपूर्ण 
अभिनव कल्पना राबविल्याबाबत प्रोत्साहन देईल, ज्यांनी - 

अधिसूचित क्षेत्रामधील भूजलाची स्थिती सुधारली आहे, 
आपल्या क्षेत्रातील अधिक पाणी लागणाऱ्या पिकांना मनाई करण्यासाठी स्वत: हन प्रतिबंध केला आहे. 


( क ) 


( ग ) 


पाण्याचा वार्षिक ताळेबंद करुन भूजल वापर योजना व पीक योजना यांची अंमलबजावणी केली आहे . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जुलै २५, २०१८ / श्रावण ३, शके १ ९ ४० 


( घ ) 


( ड ) 


आपल्या क्षेत्रामध्ये खोल विहीरी खोदण्यास मनाई करण्याकरिता स्वत : हून सातत्याने प्रतिबंध केला आहे. 

स्वच्छ आणि सुरक्षित पाण्याकरीता योग्य त्या तंत्राचा स्विकार करुन आपले क्षेत्र टंचाईमुक्त केले आहे. 
( च ) पाऊस पाणी संकलन व जलसंवर्धनासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर केलेला आहे, 

विहीर मालकांची शंभर टक्के नोंदणी केलेली आहे आणि अस्तित्वातील खोल विहिरींच्या मालकांकडून उपकर वसूल 

केला आहे . 
वरील उपक्रमांची प्रोत्साहने ही, राज्य भूजल प्राधिकरणाच्या शिफारशींवरुन राज्य शासन निश्चित करील. 
प्रोत्साहनपर बक्षीस देण्याकरिता व्यक्तीची निवड करण्यासाठी राज्य भूजल प्राधिकरणाकडून स्वतंत्र समिती गठीत करण्यात येईल . 
प्रोत्साहनपर बक्षीसांचा खर्च, राज्य शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाकडून करण्यात येईल. 


( २ ) 


( ४ ) 


१४. 


( २ ) 


( ४ ) 


अधिसूचित क्षेत्रामध्ये भूजलावर आधारित पीक योजना तयार करण्यासाठी निदेश : 
अधिसूचित क्षेत्राच्या अधिसूचनेची प्रत प्राप्त झाल्यावर आणि राज्य भूजल प्राधिकरणाकडून पाणलोटक्षेत्र जलसंपत्ती समिती गठीत 
झाल्यावर, राज्य शासन कृषी विभागाला अधिसूचित क्षेत्रामध्ये भूजलावर आधारित पीक योजना तयार करण्याचे निदेश देईल . त्यास 
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा सहकार्य करील . अशी योजना तयार करताना कृषि विभागाचे अधिकारी, जिल्हा प्राधिकरणाशी, 
पाणलोटक्षेत्र जलसंपत्ती समितीशी आणि यथास्थिती, ग्राम पंचायतीशी विचारविनिमय करील. 
राज्य शासनाकडून निदेश प्राप्त झाल्यानंतर, जिल्हा वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा आवश्यक ती माहिती 
उपलब्ध करुन देण्याकरीता जिल्ह्यातील सर्व संबंधीत विभागांना कळविल . 
राज्य शासनाकडून निदेश प्राप्त झाल्यानंतर कृषी विभागातील जिल्हा व तालुका स्तरावरील अधिकारी अस्तित्वातील पीक पद्धती 
आणि त्यासाठी पाण्याची आवश्यकता यांची सर्व माहिती गोळा करतील आणि भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेशी 
विचारविनिमय करून , भूजलावर आधारित गावनिहाय पीक योजना तयार करतील. 
कृषि विभाग अधिसूचीत क्षेत्रामध्ये उपलब्ध भूजलामध्ये किंवा त्यापेक्षा कमी भूजलामध्ये येऊ शकणाऱ्या विविध पिकांच्या पर्यायांचे 
नियोजन करील. 
भविष्यातील पीक योजना तयार करताना, त्याभागातील कृषिहवामान क्षेत्रानुसार पीक पध्दती, जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था, 

औरंगाबादने निश्चित केल्याप्रमाणेपिकागणिक पाणी वापर , मागील जलवर्षातील पावसाचे प्रमाण व भूजल सर्वेक्षण आणि विकास 
यंत्रणेचा भूजल उपलब्धतेचा अंदाज यांचा विचार करण्यात येईल . 
जास्त पाण्याची आवश्यकता असणारी पीके ही मागील वर्षाच्या पीक क्षेत्रापेक्षा अधिक असू नयेत, आणि त्याकरिता ठिबक 
सिंचनेसारखी पर्यायी सिंचन पध्दती अवलंबविण्यात यावी जेणेकरुन पाण्याची निव्वळ बचत होईल . पाणलोटक्षेत्र जलसंपत्ती 
समितीने, तिच्या अधिकारक्षेत्रामधील पिण्याच्या पाण्यासाठी ३० टक्के इतका राखीव साठा गृहित धरुन केवळ अशा बचतीच्या 
आधारावरच अतिरिक्त क्षेत्र निश्चित करावेत . 
भविष्यलक्षी पीक योजनेच्या मसुद्यावर ग्रामपंचायतीशी चर्चा करण्यात येईल आणि त्यांच्या संमतीनंतर संबंधित ग्रामपंचायतीच्या 
ग्रामसभेत मान्यतेकरिता पीक योजनेचा मसुदा ठेवण्यात येईल . 
ग्रामसभेच्या मान्यतेनंतर सर्व ग्रामपंचायती, पाणलोटक्षेत्र जलसंपत्ती समितीकडे योजना सादर करतील . 
पाणलोटक्षेत्र जलसंपत्ती समिती, सर्व योजनांचे संकलन करील आणि त्यांच्या अंमलबजावणीस मान्यता देईल आणि त्यांची प्रत 
जिल्हा प्राधिकरणाकडे पाठवील. 
जिल्हा प्राधिकरण, उक्त जिल्हानिहाय भविष्यलक्षी पीक योजना अधिसूचित करील . 


( ८ ) 


( १० ) 


१५. 


: 


अधिसूचित क्षेत्रामध्ये जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकाच्या लागवडीस परवानगी देणे 
जास्त पाणी लागणाऱ्या आणि मान्यता प्राप्त पीक योजनेत समाविष्ट नसलेल्या, पिकाची लागवड करु इच्छिणारी कोणतीही व्यक्ती , 
अशा पिकाच्या पेरणीच्या कालावधीपूर्वी तीस दिवसांच्या आत नमुना पाच मध्ये कारणासह पाणलोटक्षेत्र जलसंपत्ती समितीकडे अर्ज 
करील. त्या अर्जात राज्य भूजल प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या शुल्कासह, लागवड करावयाच्या पिकांचे नांव व क्षेत्र नमूद करेल. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जुलै २५, २०१८/ श्रावण ३, शके १९ ४० 


७ 


वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांच्याशी विचारविनिमय करुन पाणलोटक्षेत्र जलसंपत्ती समिती, जास्त पाणी 
लागणाऱ्या पिकांची लागवड करण्याकरिता प्राप्त झालेल्या अर्जावर नमुना सहा मध्येनिर्णय घेईल आणि अर्जदारास कळविल. असा 
निर्णय हा अर्जदाराचा अर्ज प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून तीस ( ३० ) दिवसांच्या आत घेण्यात येईल . तसेच नमुना सहा मध्ये नमूद 
केलेल्या जलसंधारणाच्या उपाययोजना अर्जदाराने स्वत: च्या खर्चाने करण्याबाबत देखील अर्जदारास कळविण्यात येईल . 
जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांची लागवड करण्यापूर्वी पाणलोटक्षेत्र जलसंपत्ती समिती अर्जदाराकडून सुक्ष्मजलसिंचन पध्दतीचा 
वापर करण्याची हमी घेईल . 


१६. 


विंधण विहीर खोदकाम करणाऱ्या यंत्रणांच्या नोंदणीच्या अटी व शर्ती : 


राज्यात विंधन विहिरीच्या खोदकामाचा व्यवसाय करु इच्छिणाऱ्या , खोदकाम करणाऱ्या प्रत्येक विंधण यंत्र मालकाला, चालकाला 
अथवा व्यक्तीला प्रत्येक खोदकामाकरिता विंधण यंत्रासाठी राज्य शासन ठरवील इतक्या फी चे प्रदान करुन, नमुना सात मध्ये भूजल 
सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेकडे आपली स्वत : ची नोंदणी करुन घ्यावी लागेल . 
हे नियम अंमलात आल्यानंतर विंधण यंत्राच्या नोंदणीसाठी संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, विहित नमुन्यातील 
अर्जासह नोंदणीची कार्यपध्दती नमूद करणारी माहिती पुस्तिका प्रसिध्द करेल, खोदकाम करणाऱ्या विंधण यंत्र मालकाच्या 
नोंदणीसाठीची नोटीस प्रसिध्द करील. 
संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांनी दिलेले नोंदणी प्रमाणपत्र हे, नमना आठ मध्ये असेल आणि ते तीन वर्षांपर्यंत 
वैध असेल. 
नोंदणीची मुदत संपल्यानंतर खोदकाम करणारा विंधण यंत्र मालक हा, वर नमूद केलेल्या कार्यपध्दतीचेच किंवा वेळोवेळी सुधारित 
होणाऱ्या कार्यपद्धतीचे अनुपालन करुन, नवीन नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करील. 
खोदकाम करणारा विंधण यंत्र मालक किंवा चालक हा, विंधण यंत्रावर नेहमीच सर्वांना सहज दिसेल अशा जागी नोंदणी प्रमाणपत्र 


७ 


लावून ठेवील . 


खोदकाम करणारा विंधण यंत्र मालक किंवा चालक हा , प्रमाणपत्राची मुदत संपल्यावर विंधन विहिर / कूपनलिका खोदणार नाही. जर 
तसे केल्याचे आढळून आल्यास अधिनियमाची कलम ५२ व ५३ च्या तरतूदीनुसार तो शिक्षेस पात्र राहील. 
जर नोंदणी ही वस्तुस्थितीवर आधारित नसेल किंवा ज्या शर्तीच्या अधीन राहून नोंदणी मंजूर करण्यात आली असेल, त्या शर्तीचे 
नोंदणी प्रमाणपत्र धारकाने पालन न केल्यास नोंदणी प्रमाणपत्र धारकाची नोंदणी रद्द करण्यात येईल . अशी नोंदणी रद्द करण्यापूर्वी 
नोंदणी प्रमाणपत्रधारकाला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देणे आवश्यक राहील. 
भूजलाचा उपसा मर्यादित असावा अशाप्रकारचा संदर्भ कोणत्याही शासकीय यंत्रणेकडून संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास 
यंत्रणा, यांना प्राप्त झाल्यास त्याबाबतची खात्री करुन संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, हे नोंदणी प्रमाणपत्र रदद करु 
शकतील . नोंदणी प्रमाणपत्र धारकास आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्याशिवाय कोणतीही नोंदणी रद्द केली जाणार नाही. 
प्राणघातक अपघात टाळण्याकरिता खोदकामाची जागा सोडण्यापूर्वी अयशस्वी विंधण विहीर/ कूपनलिका कायमस्वरुपी बंद 
करण्याची जबाबदारी खोदकाम करणाऱ्याची व जमीन मालकाची असेल. 


( ९ ) 


१७. 


जिल्हा पाणलोटक्षेत्र व्यवस्थापन समितीचेइतर सदस्य : 


पाणलोटक्षेत्र व्यवस्थापन समितीवर कलम १८ च्या पोटकलम (२) अन्वये राज्य शासनाकडून पुढीलप्रमाणे इतर सदस्य नामनिर्देशित 
करता येतील : 
१ . महाराष्ट्र शासनाकडून नामनिर्देशित केलेला संबंधित क्षेत्रामधील विधानसभेचा एक सदस्य, 

जिल्ह्यातील क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करणारा महाराष्ट्र जल संधारण परिषदेचा एक सदस्य. 
३ . जिल्ह्यातील सर्व पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समितीचे अध्यक्ष. 

अध्यक्ष, कृषि व जलसंधारण समिती, जिल्हा परिषद. 


२ . 


४ . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, जुलै २५, २०१८ / श्रावण ३, शके १ ९ ४० 


जिल्ह्यातील सर्वपंचायत समित्यांचे सभापती. 


६ . 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 


७ . 


अधीक्षक अभियंता ( पाटबंधारे व्यवस्थापन ), जलसंपदा विभाग . 


८ . 


जलसंधारण विभागाचा जिल्हा स्तरावरील अधिकारी . 


महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचा जिल्हा स्तरावरील अधिकारी . 


१०. 


जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी. 
जिल्हा वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा. 


११ . 


१८. 


जिल्हा पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन समितीच्या बैठका : 


जिल्हा पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन समिती प्रत्येक तीन महिन्यांमध्ये किमान एक बैठक आयोजित करील . 
जेव्हा जेव्हा आवश्यकता असेल तेव्हा, किंवा कोणत्याही सदस्याकडून मुद्देसूद लेखी मागणी केल्यानंतर जिल्हा पाणलोट क्षेत्र 
व्यवस्थापन समितीची विशेष बैठक देखील अध्यक्ष बोलावू शकतील. 
नियमित बैठकीची नोटीस अनुसूचित दिनांकापूर्वी किमान पंधरा (१५) दिवस अगोदर प्रत्येक सदस्याला व निमंत्रितीला देण्यात येईल. 
अध्यक्ष हे, प्राधिकरणाच्या बैठकींच्या अध्यक्षस्थानी असतील आणि ते कामकाज चालवतील . अध्यक्षाच्या अनुपस्थितीत, उपस्थित 
सदस्य बहुमताने एका सदस्याची बैठकीचे अध्यक्ष म्हणून निवड करतील आणि ते कामकाज पार पाडतील. 
जिल्हा पाणलोटक्षेत्र व्यवस्थापन समितीच्या कोणत्याही बैठकीमध्ये येणाऱ्या सर्व प्रश्नांवर उपस्थित सदस्यांच्या बहुमताने निर्णय 
घेण्यात येईल . मते समसमान झाल्यास बैठकीच्या अध्यक्षास दुसरे किंवा निर्णायक मत देण्याचा अधिकार असेल . 


१ ९ . 


जिल्हा पाणलोटक्षेत्र व्यवस्थापन समितीच्या निर्णयांची अंमलबजावणी : 


( १ ) 


जिल्हा पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन समितीने घेतलेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठीजिल्हा प्राधिकरण जबाबदार असेल 
आणि ते निर्णय आवश्यक त्या कार्यवाहीसाठी संबंधित विभागांकडे पाठवील . 


सर्वनिर्णय व संबंधित विभागांना दिलेले निदेश याबाबत जिल्हा प्राधिकरण मासिक आढावा बैठक आयोजित करील . 


( ३ ) 


जिल्हा पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन समितीच्या निर्णयांच्या अनुपालनाची स्थिती, जिल्हा प्राधिकरणाद्वारे प्रत्येक बैठकीमध्ये 
जिल्हा पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन समितीसमोर सादर करण्यात येईल. 


२० . 


एकात्मिक पाणलोटक्षेत्र विकास व व्यवस्थापन योजना तयार करणे : 


जिल्हा पाणलोटक्षेत्र व्यवस्थापन समिती अधिनियमाच्या कलम १ ९ अन्वयेनिर्धारित केल्याप्रमाणे एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र विकास 
व व्यवस्थापन योजना तयार करील. 


( २) 


अशी योजना पाणलोट क्षेत्र आणि / किंवा जलधरावर आधारित तयार करण्यात येईल आणि त्या योजना, राज्याकरिता उपखोरे व 
खोरे निहाय पाणी योजनेमध्ये विलीन करण्यात येतील . 


२१. 


ठराविक कालावधीसाठी अस्तित्वातील विहिरींमधून पाणी काढण्यास प्रतिबंध : 


सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या प्रभाव क्षेत्रामधील विहिरींना पूर्णत: अथवा अंशत: बंद करण्याचा अग्रक्रम जिल्हा प्राधिकरण 
ठरवील. त्यामध्ये उभ्या पिकांच्या सिंचनासाठी न वापरलेल्या विहिरींसाठी प्राधान्याने प्रतिबंधात्मक आदेश काढला जाईल. 
आवश्यकता असल्यास उभ्या पिकांना सिंचन करणाऱ्या विहीरींसाठीही प्रतिबंधात्मक आदेश काढला जाईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जुलै २५, २०१८/ श्रावण ३, शके १९ ४० 


९ 


सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोताच्या प्रभाव क्षेत्रामध्ये एकच विहीर असेल आणि मालकाच्या शेतीसाठी पाण्याच्या मागणीसह 
गावकऱ्यांना पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी पुरेसे पाणी विहिरीमध्ये उपलब्ध असेल तर , अशा प्रकरणांमध्ये प्रतिबंधात्मक 
आदेशाऐवजी जिल्हा प्राधिकरण, गावकऱ्यांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देणे विहीर मालकांसाठी अनिवार्य करील. 
अधिनियमाच्या उक्त कलम २२ (१ ) आणि ( २ ) अन्वये विहिरीच्या मालकावर बजावण्यात येणाऱ्या आदेशास व्यापक प्रसिध्दी 
देण्यात येईल . 


२२ . 


पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांचे दुषित होण्यापासून सरंक्षण : 
कलम २० अन्वये अधिसूचित केलेल्या सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचा स्त्रोत कोणत्याही प्रकारे दुषित झाले असल्याचेजिल्हा 
प्राधिकरणाचेमत असेल तर ते, तात्काळ किंवा साथीच्या रोगाच्या बाबतीत कोणताही उशीर न करता दुषित झाल्याची पडताळणी 
केल्यानंतर, दुषित करणारे स्त्रोत थांबविण्यासाठी कार्यवाही केली जाईल. 
आवश्यक ती उपाययोजना केल्यानंतर , स्थानिक पातळीवर दुषित घटक काढले जाऊ शकत नसतील तर, जिल्हा प्राधिकरण, दुषित 
घटक पूर्णपणे थांबवले जाईपर्यंत दुषित झालेल्या पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतातून भूजल काढणे थांबवील आणि बाधित लोकांकरिता 
पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्याची पर्यायी व्यवस्था करील. 
जिल्हा प्राधिकरण, आवश्यक असेल तर, दुषित घटक काढण्यासाठी हे प्रकरण राज्य भूजल प्राधिकरणाकडे पुढे पाठवील आणि 
राज्य भूजल प्राधिकरण अधिनियमाच्या नियम ५ नुसार आवश्यक ती कार्यवाही करील. 


( ३ ) 


२३. 


पाणी टंचाई क्षेत्रामध्ये विहिरींमधून पाणी काढण्यासाठी विनियमन : 

जिल्हा प्राधिकरण, पाणी टंचाई क्षेत्रामध्ये विहिरींमधून पाणी काढण्याचे विनियमन करण्यासाठी अधिनियमाच्या नियम २१ नुसार 
आवश्यक ती कारवाई करील. 


२४. 


नुकसान भरपाई देणे : 


जी विहीर जिल्हा प्राधिकरणाने तात्पुरती बंद केलेली आहे अशा विहीरीच्या मालकाने अधिनियमाच्या कलम २६ अन्वये, 
सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोताचे संरक्षण करण्यासाठी, त्याची विहीर तात्पुरती बंद करण्याचा आदेश प्राप्त झाल्यावर उभ्या 
पिकांकरिता नुकसान भरपाईचा दावा करण्यासाठीच्या साक्षीपुराव्यासह पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समिती किंवा पंचायती मार्फत 
जिल्हा प्राधिकरणाकडे अर्ज सादर करावा. 
पाणलोटक्षेत्र जलसंपत्ती समिती किंवा पंचायत, तलाठ्यामार्फत ग्राम कृषि अधिकाऱ्यांसमवेत गावातील तीन साक्षीदारांसमोर 
पंचनामा करील आणि सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांचे संरक्षण करण्यासाठी जिल्हा प्राधिकरणाद्वारे त्याची विहिर तात्पुरती 
बंद करण्यासाठीचे आदेश देतेवेळी जी पिके उभी होती असे प्रत्येक पीक व त्याच्या विहिरीतून काढलेल्या भूजलाच्या पिकाखालील 
क्षेत्राची माहिती गोळा करील. 
नुकसान भरपाईसाठी अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीने सादर केलेला 

पुरावा 

आणि पाणलोटक्षेत्र जलसंपत्ती समितीने किंवा पंचायतीने सादर 
केलेला पुरावा याआधारे व संबंधित पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर जिल्हा प्राधिकरण , तात्पुरत्या बंद करण्यात आलेल्या 
विहीर मालकांना नुकसान भरपाईचे प्रदान करण्यासाठी आदेश देईल . 
विहिरीचा खराखुरा मालक नसणारी परंतु विहिरीच्या खऱ्याखुऱ्या मालकाकडून किंवा विहिरीतून काढलेल्या भूजलाची विक्री किंवा 
व्यापार करत असलेल्या व्यक्तींकडून कंत्राट पध्दतीने किंवा पाणी विकत घेऊन कृषि पिकांची लागवड करण्यासाठी अशा 
विहिरीतील पाण्याचा वापर करत असलेली व्यक्तीदेखील, विहीर तात्पुरती बंद केल्यामुळे कोणत्याही नुकसान भरपाईसाठी किंवा 
इतर कोणत्याही लाभासाठी हक्कदार असेल . 
सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत आणि त्याचे प्रभावक्षेत्र याबाबत अधिसूचना प्रसिध्द झाल्यानंतर विहिरीच्या मालकाने, 
कायदेशीर परवानगी न घेता विहिरीतील पाणी काढलेले असेल तर , त्याला नुकसान भरपाई दिली जाणार नाही किंवा त्याला नुकसान 
भरपाईसाठी दावा करता येणार नाही किंवा अशा दाव्याचा विचार केला जाणार नाही. 


भाग चार -- ब -- २४०-२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जुलै २५, २०१८/ श्रावण ३, शके १९ ४० 


विहीर तात्पुरती बंद केली असेल त्यावेळी उभ्या असलेल्या पिकातून मिळणाऱ्या पीक उत्पन्नाच्या नुकसानीसाठी नुकसान 
भरपाईच्या प्रदानाचा दर हा , बाजारातील चढउतार किंवा शेतकऱ्याने घेतलेले पीक कर्जविचारात न घेता भारत सरकारने किंवा राज्य 
शासनाने घोषित केलेल्या किमान आधारभूत किंमतीवर आधारित असेल . 


२५. 


पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समितीची स्थापना, रचना व तिचे गठन : 

राज्य प्राधिकरण, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे , कलम ४ च्या पोट कलम (२) अन्वये काढलेल्या अधिसूचनेच्या दिनांकापासून तीन 
महिन्यांच्या आत प्रत्येक अधिसूचित क्षेत्राकरिता कलम २९ च्या पोट -कलम (२) च्या तरतुदींनुसार पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समिती गठित 


करील. 


२६. 


पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समितीच्या सदस्यांचा पदावधी : 


पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समितीच्या सदस्यांचा पदावधी तीन ( ३) वर्षांचा, किंवा राज्य भूजल प्राधिकरण ते क्षेत्र अनधिसूचित 
करेपर्यंतच्या कालावधी इतका, यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीसाठी असेल . 
पाणलोटक्षेत्र जलसंपत्ती समितीने अधिनियमान्वये सोपविलेल्या अधिकारांचा गैरवापर केलेला आहे किंवा अधिनियमाच्या 
तरतुदीन्वये त्या पाणालोट क्षेत्र जलसंपत्ती समितीकडे सोपविलेली कामे पार पाडण्यात कसूर केली आहे, अशी राज्य भूजल 
प्राधिकरणाची अशी खात्री पटली असेल तर, त्यांना त्यांचेम्हणणे मांडण्याची संधी दिल्यानंतर राज्य भूजल प्राधिकरण , अशी 
पाणलोटक्षेत्र जलसंपत्ती समिती बरखास्त करील किंवा पाणलोटक्षेत्र जलसंपत्ती समितीला आवश्यक ते निदेश देईल . 
पाणलोटक्षेत्र जलसंपत्ती समिती बरखास्त झाल्यापासून तीन ( ३) महिन्यांच्या आत राज्य भूजल प्राधिकरणाकडून पाणलोटक्षेत्र 
जलसंपत्ती समितीचे पुनर्गठन करण्यात येईल. 
पाणलोटक्षेत्र जलसंपत्ती समितीचे पुनर्गठन होईपर्यंत , जिल्हा पाणलोटक्षेत्र व्यवस्थापन समितीने तयार केलेल्या एकात्मिक 
पाणलोटक्षेत्र विकास व व्यवस्थापन योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समितीची कर्तव्ये व कार्ये 
पार पाडण्यासाठी, राज्य भूजल प्राधिकरण, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यासाठी राज्य 
शासनाला शिफारस करेल. 
अधिसूचित क्षेत्रातील पाणलोटक्षेत्र जलसंपत्ती समितीने एकात्मिक पाणलोटक्षेत्र विकास व व्यवस्थापन योजनेच्या 
अंमलबजावणीसंबंधातील तिची कर्तव्ये व कार्ये पार न पाडल्यास, कोणतीही ग्रामपंचायत , जिल्हा प्राधिकरणाकडेकिंवा यथास्थिति, 
राज्य भूजल प्राधिकरणाकडे तक्रार करु शकेल. जिल्हा प्राधिकरण व राज्य भूजल प्राधिकरण, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेमार्फत 
त्या वस्तुस्थितीची पडताळणी करेल . त्यानंतर पडताळणीच्या आधारे जिल्हा पाणलोटक्षेत्र जलसंपत्ती समिती, संबंधित पाणलोटक्षेत्र 
जलसंपत्ती समितीला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्यानंतर , आवश्यक वाटेल अशी कार्यवाही करील . 


२७. 


पाणलोट क्षेत्र, जलसंपत्ती समितीच्या सदस्यांचे भत्ते : 


पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समितीच्या बैठकांना किंवा नेमून देण्यात आलेल्या कामांशी संबंधित दौरे यात उपस्थित राहणारे 
अशासकीय निमंत्रित सदस्य, राज्य शासनाच्या पूर्वीच्या मानकानुसार, प्रवासभत्ता व दैनिक भत्ता मिळण्यास पात्र राहतील. 


२८ . 


पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समितीच्या बैठकीमध्ये अनुसरावयाची कार्यपध्दती : 
पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समितीची बैठक प्रत्येक वर्षात दर तीन (३ ) महिन्यांतून एकदा किंवा आकस्मिक निकडीच्या वेळी 
आवश्यकता भासेल तेव्हा घेण्यात येईल . 
सदस्य सचिव हे पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समितीच्या बैठकीची नोटीस किमान सात ( ७) दिवस आधी जारी करील. 
बैठकीच्या ठरलेल्या वेळी व ठिकाणी पाणलोटक्षेत्र जलसंपत्ती समितीचे दोन-तृतीयांश सदस्य उपस्थित नसतील तर , बैठक 

तहकूब 
करण्यात येईल आणि एका तासाच्या अवधीनंतर ती पुन्हा आयोजित करण्यात येईल , तेव्हा अशा बैठकीसाठी कोणत्याही 
गणपूर्तीची आवश्यकता असणार नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जुलै २५ , २०१८/ श्रावण ३, शके १९ ४० 


सदस्य सचिव, पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समितीच्या बैठकीचे कार्यवृत्त ठेवण्यास आणि पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समितीने घेतलेला 
निर्णय त्याचे अनुपालन किंवा यथास्थिति, त्याची माहिती व्हावी यासाठी , संबंधित विभाग किंवा यंत्रणा, पंचायत, जिल्हा पाणलोट 
व्यवस्थापन समिती आणि पाणी वापर संस्था यांना लेखी कळविण्यासाठी, जबाबदार असेल. 
बैठकीच्या कार्यवृत्ताचा मसुदा, सात दिवसांच्या आत सर्व सदस्यांना त्यांच्या अभिप्रायासाठी, कळविण्यात येईल आणि मिळालेल्या 
अभिप्रायांचा विचार करुन अध्यक्षांकडून बैठकीचा कार्यवृत्तांत मंजूर करण्यात येईल आणि तो पुढील बैठकीत सर्व सदस्यांना कळवून 
कायम करण्यात येईल. 


पाणलोटक्षेत्र जलसंपत्ती समितीने केलेली धोरणात्मक चर्चा व घेतलेले निर्णय जनतेच्या माहितीकरिता संबंधित ग्रामपंचायतीमध्ये 
सार्वजनिक ठिकाणी ठळक जागी प्रदर्शित करण्यात येतील. 


२ ९ . 


भूजलाच्या वापरकर्त्यांसाठी भूजल व्यवस्थापन: 

अधिनियमाच्या नियम २० व २२ अन्वये निर्धारित केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समिती अधिसूचित 
क्षेत्राकरिता, कृषि विभाग व भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या तांत्रिक सहाय्याने , पाणलोट क्षेत्र वा भूजलप्रस्तर यांवर आधारित भूजल 
योजना तयार करील आणि ती जिल्हा प्राधिकरणाकडे सादर करील. जिल्हा प्राधिकरण, अशी योजना राजपत्रात अधिसूचित करेल आणि 
जिल्हाधिकारी व भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करेल. 


३० . 


( १ ) 


भूजलाच्या कृत्रिम पुनर्भरणाकरिता वैयक्तिक उपाययोजनेची अंमलबजावणी : 
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेने मान्यता दिल्याप्रमाणे भूजलाचे कृत्रिम पुनर्भरण करण्याकरिता पाणलोटक्षेत्र जलसंपत्ती समिती 
ही विहिर मालकांना किंवा भूजलाच्या वापरकर्त्यांना वैयक्तिक उपाययोजना राबविण्याकरिता प्रोत्साहित करेल. 
भूजलाचे कृत्रिम पुनर्भरण करण्याकरिता वैयक्तिक उपाययोजना राबविण्याचा खर्च भूजलाचे वापरकर्ते किंवा विहिरींचे मालक 


करतील. 


३१ . 


पीक पध्दतीची संरचना : 


अधिनियमाच्या कलम १०(१ ) खालील तरतुदींनुसार पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समिती, राज्य शासनाच्या कृषि विभागाने तयार 
केलेल्या पीक योजनेवर विचारविनिमय करील व त्यास मंजूरी देईल. 


३२. 


अधिसूचित क्षेत्रात नवीन विहिरी खोदण्याकरिता अर्ज : 
अधिसूचित क्षेत्रात विहिर खोदण्याची इच्छा असणारी कोणतीही व्यक्ती , पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समितीकडे नमुना नऊ मधील 
अर्जासोबत रु.१००/- फी चे प्रदान करुन, अर्ज करील. 
अधिसूचित क्षेत्रात नवीन विहिरी खोदण्यासाठी मिळालेल्या अर्जावर , पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समिती तीस (३०) दिवसांच्या आत 
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या शिफारशी प्राप्त करुन घेईल . 


३३. 


अधिसूचित क्षेत्रात नवीन विहीर खोदण्यासाठी परवानगी देण्याचा किंवा नाकारण्याचा कालावधी: 
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या शिफारशींच्या आधारे पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समिती, अर्ज मिळाल्याच्या दिनांकापासून 
पंचेचाळीस ( ४५) दिवसांच्या आत , अर्जदाराला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्यानंतर, नमुना दहा मध्ये परवानगी देईल किंवा 
परवानगी नाकारील . 
अधिसूचित क्षेत्रामध्ये नवीन विहीर खोदण्याची परवानगी ही, परवानगी मिळाल्याच्या दिनांकापासून एका वर्षामध्ये 
आणि विकास यंत्रणेने सुचविलेली भूजल पुनर्भरण संरचना बांधील आणि त्या भूजल पुनर्भरण संरचनेचा खर्च अर्जदार स्वत: करेल, 
या अटीच्या अधिन असेल. 


भूजल सर्वेक्षण 


भाग चार-- ब -- २४०-२अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जुलै २५ , २०१८ / श्रावण ३, शके १ ९ ४० 


३४. 


लोक सहभागास प्रोत्साहन : 


( १ ) 


कृषि विभाग सर्व संबंधित विभागांसह अधिसूचित क्षेत्राकरिता पीक योजना तयार करतेवेळी आणि पीक योजना निश्चित करण्यापूर्वी, 
पिकांची निवड आणि पिकाचे क्षेत्र ठरविण्याकरीता, अधिसूचित क्षेत्रामधील जनतेचे व शेतकऱ्यांचे मत विचारात घेण्याचा निदेश 
जिल्हा प्राधिकरण देईल . 
जिल्हा प्राधिकरण भूजलाच्या वापराची योजना आणि पीक योजना तयार करताना भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा व कृषी 
विभाग यांना पिकाच्या पाण्याच्या अंदाज घेण्यासाठी ग्रामपंचायतीमध्ये शेतकऱ्यांना सहभागी करून घेण्यासाठी निदेश देईल . 
पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समितीने घेतलेले सर्व निर्णय त्यांची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समितीकडून 
ग्रामस्थांना स्पष्ट करून सांगण्यात येतील . 


( ४ ) 


प्रत्येक पंचायत काही मोजकेच स्वयंसेवी गट निश्चित करतील जे पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समितीच्या निर्णयांची अंमलबजावणी 
करताना ग्रामपंचायतीस मदत करतील. 


( ५ ) 


( ६ ) 


पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समिती ग्रामपंचायती मार्फत, भूजलाच्या स्थितीबाबत चर्चा करण्यासाठी तीनमहिन्यांतून किमान एकदा 
सामुदायिक बैठक आयोजित करील व त्यात उपस्थित होणाऱ्या समस्यांवर विचार विमर्श करुन आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात 
येईल . 
हंगामोत्तर पीकनिहाय सर्वेक्षणामध्ये अधिसूचित क्षेत्रामधील शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींना सहभागी करण्यासाठी पाणलोटक्षेत्र जलसंपत्ती 
समिती, कृषि विभागास विनंती करेल. 
प्रत्येक ग्रामपंचायतीमधील मतभेदांचेनिराकरण करण्यासाठी जिल्हा प्राधिकरण एक व्यवस्था निर्माण करील. 
पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समिती, एकात्मिक पाणलोट विकास व व्यवस्थापन योजनेचे नियोजन करताना व विविध स्तरांवरील 
समाजांमध्ये योजना अंमलात आणताना सकारात्मक संवाद साधून चर्चा व्हावी, याकरीता योग्य ते व्यासपीठ उपलब्ध करुन देईल 
आणि योजनेअंतर्गत घेण्यात आलेल्या उपक्रमांचे संनियंत्रण करील . 


( ७ ) 


३५ . 


पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समितीच्या निर्णयांची व योजनांची अंमलबजावणी : 


पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समितीने घेतलेलेनिर्णय हे अधिनियमाखालील तरतुदीनुसार घेण्यात आले आहेत याची खात्री पटल्यानंतर 
त्या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा प्राधिकरण कार्यकारी आदेश देईल . 
जिल्हा प्राधिकरणाने दिलेले कार्यकारी आदेश आणि निदेश यांची अंमलबजावणी पंचायत समिती किंवा नागरी स्थानिक स्वराज्य 
संस्था आणि राज्य शासनाचे संबंधित विभाग यांच्यामार्फत पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समितीकडून करण्यात येईल. 
भूजल वापर योजनेची व पीक योजनेचा प्रभाव व नियोजनपूर्वक अंमलबजावणी करण्यासाठी यथास्थिती पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती 
समिती आणि ग्रामपंचायत , पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, किंवा नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था अथवा राज्य शासनाचे संबंधीत 
विभाग यांना अधिनियमाच्या कलम २८ च्या पोटकलम (१ ) च्या खंड ( क ) ते ( ज) अन्वये सोपविल्याप्रमाणे जिल्हा प्राधिकरणाचे 
अधिकार असतील. 
अधिनियमाच्या कलम २८ च्या पोटकलम (१ ) खालील खंड ( क) ते (ज ) अन्वये सोपविण्यात आलेल्या अधिकारांचा गैरवापर 
करण्यात आला आहे किंवा उल्लंघन करण्यात आले आहे आणि त्याच्याद्वारे करण्यात आलेली कारवाई, अधिनियमाखाली 
केलेल्या तरतुदींच्या प्रयोजनांचे उद्देशांचे व आशयाचे उल्लंघन करणारी होती , अशी जिल्हा प्राधिकाऱ्यांची खात्री पटल्यास पंचायत 
किंवा पंचायत समिती किंवा नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा राज्य शासनाचे संबंधित विभाग यांचे हे अधिकार जिल्हा 
प्राधिकारी लेखी आदेशाद्वारे काढून घेईल. 


३६ . 


वाळू खाणकामाचेनियमन किंवा प्रतिबंध : 


पाणलोटक्षेत्र जलसंपत्ती समिती राज्य शासनाच्या प्रचलित वाळू खाणकाम धोरणानुसार अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रामध्ये वाळू 
खाणकामाचेनियमन करण्याची व त्यास प्रतिबंध करण्याची जिल्हा प्राधिकरणाला शिफारस करेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, जुलै २५, २०१८ / श्रावण ३, शके १९ ४० 


१३ 


३७. 


( १ ) 


( २ ) 


पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समितीकरीता आर्थिक स्त्रोत : 
अधिनियमाच्या कलम ३६ (२) अन्वये पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समितीने वसूल केलेली फी व इतर आकार अधिसूचित क्षेत्रातील 
भूजल स्थिती सुधारण्याच्या कामांसाठी वापरण्यात येईल. 
जिल्हा प्राधिकरण, राज्य भूजल प्राधिकरण आणि भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांच्याशी विचारविनिमय करून परस्पर मान्य 
असलेल्या 

सुत्रानुसार ग्रामपंचायत, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था व पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समिती यांच्यामध्ये निधी विभागून 
देण्याचेनिकष पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समिती ठरवील. 
पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समिती संबंधीत ग्रामपंचायतींना लाभधारक व्यक्ती किंवा अर्जदार यांच्याकडून विविध आकार व फी गोळा 
करण्याची जबाबदारी सोपवील. 


३८ . 


पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समितीचे अंदाजपत्रक : 


पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समिती प्रत्येक वित्तीय वर्षासाठी अर्थसंकल्प अंदाजपत्रक तयार करील आणि ते शासनाने वेळोवेळी 
विनिर्दिष्ट केलेल्या वेळापत्रकानुसार मान्यतेसाठी जिल्हा प्राधिकरणाकडे सादर करील. 
पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समितीला अनुदानापोटी राज्य शासनाने अधिसूचित क्षेत्राकरीता नियतवाटप केलेला निधी भूजल सर्वेक्षण व 
विकास यंत्रणेच्या जिल्हा वरिष्ठ भूवैज्ञानिकामार्फत पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समितीला देण्यात येईल. 


३ ९ . 


पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समितीचे लेखे : 
प्रत्येक पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समिती अध्यक्ष व सदस्य सचिव यांच्या स्वाक्षरीने राष्ट्रीयीकृत बँकेत स्वतंत्र संयुक्त खाते उघडील. 
पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समिती वार्षिक जमा व खर्चाचे योग्य ते लेखे आणि इतर संबंधित अभिलेख ठेवील. 
पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समिती प्रत्येक वित्तीय वर्षासाठी लेख्यांचे वार्षिक विवरणपत्र तयार करील आणि त्याचे सनदी 
लेखापालाकडून लेखा परिक्षण करवून घेईल आणि लेखापरीक्षणाचा अहवाल भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेकडे सादर 
करील . 
प्रत्येक पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समितीकडून लेखापरीक्षण अहवालाचे विवरणपत्र प्राप्त झाल्यावर भूजल सर्वेक्षण आणि विकास 
यंत्रणात्याचे अधिनियमाच्या कलम ४० च्या पोट कलम (२) नुसार महालेखापालांकडून लेखापरीक्षण करवून घेईल . 


४० . भूजल वापर योजना तयार करताना पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समितीस व ग्रामपंचायतीला कृषि विभागाचे व भूजल सर्वेक्षण आणि 
विकास यंत्रणेचे सहाय्य : 

कृषि विभाग व भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा अधिनियमाच्या २३ च्या तरतुदींनुसार भूजल वापर योजना तयार करण्यामध्ये 
पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समितीला व ग्रामपंचायतीला सहाय्य करतील . 


४१. तांत्रिक सर्वेक्षण व सहकार्य : 

भूजल 

सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा अधिनियमाच्या व त्याखाली केलेल्या नियमांच्या तरतुदींनुसार आवश्यक भूजल शास्त्रीय 
अभ्यास व सहाय्य करेल आणि अधिनियमाच्या अंमलबजावणीसाठी तयार केलेली मार्गदर्शक तत्वे 

अनुसरील. 


४२. आदेश बजावणे : 

अधिनियमाखाली देण्यात आलेला प्रत्येक आदेश शासनाच्या संबंधित विभागास किंवा कोणत्याही व्यक्तीस एकतर हस्तबटवड्याने, 
पोस्टाने किंवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने ( ईमेल इत्यादी) बजावण्यात येईल. 


४३. 


अपिले : 


( १ ) 


अधिनियमाच्या कलम ५६ च्या पोटकलम ( १ ) अन्वये जिल्हा प्राधिकरणाकडे दाखल केलेल्या अपिलासोबत रुपये एक हजार इतकी 
फी आवश्यक असेल. 
अधिनियमाच्या कलम ५६ च्या पोटकलम (२) खाली राज्य भूजल प्राधिकरणाकडे दाखल केलेल्या अपिलासोबत रुपये दोन हजार 
इतकी फी आवश्यक असेल. 


( २ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जुलै २५, २०१८/ श्रावण ३, शके १९ ४० 


नमुना एक 


(नियम ६( २) पहा) 
विद्यमान विहिरीच्या नोंदणीसाठीचा अर्ज 


१ . 


विहिरीच्या मालकाचे नाव / अर्जदाराचे नाव 


२ . 


आधार क्रमांक 


३ . 


संपूर्ण पत्ता 


४ . 


ज्या ठिकाणी विहीर स्थित आहे ते गाव / नगरपरिषद/ शहर 


५ . 


ग्रामपंचायत 


६ . 


तालुका 


७ . 


जिल्हा 


८ . 


विहिरीचे स्थान (महसूल सर्वेक्षण / महसुली भूमापन/गट क्रमांक/ शहर भूमापन क्रमांक ) 


९ . 


विहीर बांधल्याचे वर्ष 


१० . 


विहिरीचा प्रकार 


खोदलेली विहीर / विंधन विहीर / कूप नलिका/ इतर प्रकार 


११. 


विहिरीचा तपशिल 


क. व्यास ( मीटर) 


ख . भूस्तराखालील खोली ( मीटर ) 


ग. विहीरीचे बांधकाम ( मीटर ) 


घ. बांधकामाचा प्रकार (विटा/ दगड/ कॉक्रीट/इतर ) 


१२. 


विहिरीचा वापर 


घरगुती / सिंचन / औद्योगिक क्षेत्रासाठी पेयजल/ इतर 


१३. 


पाणी उपसण्याचेसाधन 


मोट/ इलेक्ट्रिक मोटार/ डिझेल इंजिन/ औष्णिक पंप/ हातपंप/ दोर व कप्यातले चाक ( कप्पी) 


१४. 


पंपाचा प्रकार 


मोनो ब्लॉक / सबमर्सिबल / ऑईल इंजिन 


१५ . 


पंपसंचाची अश्वशक्ती 


१६. 


सिंचनाच्या प्रयोजनाखाली विहिरींचा वापर होत असल्यास कृपया पुढील तपशील द्यावा : 
क . मालकीच्या जमिनीची एकूण व्याप्ती (हेक्टर ) 


ख. लागवड योग्य जमीन ( हेक्टर ) 


ग. सिंचनाखालील जमिनीची व्याप्ती (हेक्टर ) 


घ . मागील वर्षामध्ये लागवड केलेलीपिके 


पिकाचे नाव 


क्षेत्र ( हेक्टर ) 


हंगाम 
खरीप 


रब्बी 
उन्हाळी 
बारमाही 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, जुलै २५, २०१८ / श्रावण ३, शके १९ ४० 


१५ 


१७ . 


मागील वर्षामध्ये सिंचनासाठीचा पाणी उपश्याचा कालावधी 


उन्हाळा 


तास /दिवस 


हिवाळा 


तास/दिवस 


१८ . 


औद्योगिक प्रयोजनासाठीच्या विहिरीच्या पाण्याचा वापर केल्यास कृपया पुढील तपशील द्यावा : 


क . उद्योगाचा प्रकार 


ख . कार्यरत असलेल्या कर्मचा-यांची संख्या 


ग . उद्योगासाठी आवश्यक असलेले पाणी (लिटर/ दिवस) प्रक्रिया / क्षालन/ शीतन/ उत्कलन 
घ. पिण्याच्या पाण्याच्या प्रयोजनासाठी विहिरीचा वापर झाल्यास कृपया तसे नमूद करावे 
घरगुती प्रयोजनासाठी विहिरीचा वापर आवश्यक असल्यास पुढील तपशील द्यावा 
क. पिण्याचेपाणी वापरणाऱ्या व्यक्तींची एकूण संख्या 


१ ९ . 


ख . पिण्याचेपाणी वापरणाऱ्या जनावरांची संख्या 


२० . 


अर्जदाराच्या विहीरीपासून जवळच्या विहीर/विंधण विहीर/ कूपनलिकेचे अंतर (मीटरमध्ये ) 


( अर्जदाराची स्वाक्षरी ) 


दिनांक : 


ठिकाण 


घोषणापत्र 


( पत्ता ) 


मी / आम्ही 

याद्वारे गांभीर्यपूर्व दृढ कथन करतो/ करते की, वरील अर्जात देण्यात 
आलेली माहिती माझ्या माहितीप्रमाणे व विश्वासाप्रमाणे खरी व बिनचूक आहे. मी आणखी असेही घोषित करतो/ करते की 
( शेतकरी/ उद्योजक/ पदनिर्देशित अधिकारी ) म्हणून मी हा अर्ज करीत आहे आणि हा अर्ज करण्यासाठी व त्याचे सत्यापन करण्यासाठी मी 
सक्षम आहे व अधिकृत आहे. आणखी जर वर देण्यात आलेली माहिती चूक किंवा आक्षेपार्ह आहे, असे आढळून आल्यास, मी महाराष्ट्र 
भूजल (विकास व व्यवस्थापन ) अधिनियम , २००९ नुसारशिक्षेस पात्र असेल . 


दिनांक : 


ठिकाण 


( अर्जदाराची स्वाक्षरी) 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जुलै २५, २०१८ / श्रावण ३, शके १ ९ ४० 


नमुना दोन 


(नियम ६ ( ५) पहा) 
विहीर/ विंधन विहीर / कूपनलिका नोंदणी प्रमाणपत्र किंवा अस्वीकृती प्रमाणपत्र 


क्रमांक... 


/ 


१. श्री . चा / ची मुलगा/ पत्नी/ मुलगी, राहणार गाव 

वाडी 

ग्रामपंचायत 
पंचायत समिती ............. जिल्हा 

याने जिल्ह्यातील पंचायत समितीमधील 

....... या 
गावामधील महसूल सर्वेक्षण / महसुली भूमापन/ गट क्रमांक/ शहर भूमापन 

येथे स्थित असलेल्या त्याच्या / तिच्या 
विहिरीच्या/ विंधन विहिरीच्या / कूप नलिकेच्या नोंदणीसाठी अर्ज केला आहे. ही विहीर महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) 
अधिनियम,२००९ ( २०१३ चा महा. २६) म्हणजेच २०१४ च्या प्रारंभापूर्वी बांधण्यात आली आहे. उक्त विहीर / विंधण विहीर / कूप 
नलिकेची गावाच्या तलाठ्याने ठेवलेल्या गावातील महसुली लेख्यामध्ये नोंद करण्यात आलेली आहे. 
२. अर्जदाराने सादर केलेल्या वस्तुस्थितीच्या आधारे महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम,२०० ९ अन्वये विहीरीची / विंधण 

विहीरीची / कूपनलिकेची नोंद करण्यात आली आहे. 
३. अधिसूचीत क्षेत्रात नोंदणीकृत विहीरीत भूजल काढण्यास, पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समितीने ठरविल्याप्रमाणे आणि पाणी टंचाईमध्ये 

जिल्हा प्राधिकरणाने ठरविल्याप्रमाणे निर्बंध घालण्यात येतील. 


किंवा 
४. विहीरीच्या / विंधण विहीरीच्या / कूप नलिकेच्या मालकाच्या अर्जात नमूद केलेल्या वस्तुस्थितीच्या आधारे, असे नमूद करण्यात येत 

आहे की , वर्षभरामध्ये कोणत्याही वेळी कोणत्याही प्रयोजनासाठी विहीरीचा / विंधण विहीरीचा / कूप नलिकेचा वापर करण्यात आलेला 
नाही आणि मागील दहा वर्षापासून ती वापराविना पडून आहे. म्हणून विहीरीच्या / विंधण विहीरीच्या नलिका कूपच्या नोंदणीसाठीचा 
अर्ज करण्यात येत नाही. 


/ 


( लागू नसेल ते खोडावे) 


दिनांक : 


: 


ठिकाण : 


पदनिर्देशित अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी, नाव व मोहोर 


संपर्क : ईमेल 


संकेतस्थळ 


दूरध्वनी क्रमांक 


फॅक्स क्रमांक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, जुलै २५, २०१८ / श्रावण ३, शके १ ९ ४० 


१७ 


नमुना तीन 


(नियम ७ (२ ) पहा) 
पिण्याच्या पाण्यासाठी खोल विहीर खोदण्याच्या परवानगीसाठी अर्ज 
प्रति , 
जिल्हा प्राधिकरण , 

जिल्हा 
महाराष्ट्र 
महोदय, 


तालुका/ पंचायत 


मी / आम्ही राहणार गाव / ग्रामपंचायत 

जिल्हा 
म्हणून ग्रामपंचायतीचा प्रभार असलेली / असलेले घटनात्मक यंत्रणा केवळ पिण्याच्या पाण्याच्या वापरासाठीच भूजलाचा 
उपसा करण्याकरिता भूपृष्ठाखाली खोलीची खोल विहीर बांधण्यास इच्छुक आहे/ आहोत. पिण्याच्या पाण्याचा साठा आणि घरगुती 
वापरासाठी भूजलाच्या खात्रीशीर पुरवठ्याकरीता अन्य कोणतीही विहीर अस्तित्वात नाही . म्हणून मी/ आम्ही मीटर खोलीची खोल 
विहीर बांधण्याची परवानगी मिळण्याकरिता अर्ज करीत आहे. खोल विहीरीची देखभाल करण्याच्या शर्तीसह परवान्यामध्ये नमूद केलेल्या अटी 
व शर्तीस मी/ आम्ही बांधील राहू, याची हमी देतो. तसेच मी प्राधिकरणाला आवश्यक वाटेल तेव्हा कोणत्याही भरपाईचा दावा न करता खोल 
विहीर बुजविण्याचेमान्य करीत आहे. 


( एक ) 


गावाचेनाव 


( दोन ) 


अर्जदाराचेनाव 


( तीन ) 


आधार क्रमांक 


( चार ) 


संपूर्ण पत्ता 


( पाच ) 


दूरध्वनी क्रमांक 


२ . 


ठिकाण 


( एक ) 


महसूल सर्वेक्षण / महसुली भूमापन / गट क्रमांक / शहर 


भूमापन क्रमांक 


( दोन ) 


गावाचे नाव 


(तीन ) 


ग्रामपंचायतीचेनाव 


गावातील/ ग्रामपंचायतीमधील पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरींची 
सध्याची स्थिती 


४ 


गावातील/ग्रामपंचायती मधील एकूण लोकसंख्या 
प्रस्तावित खोल विहिरीमधून ज्यांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा 
करावयाचा आहे अशा व्यक्तींची एकूण संख्या 
प्रतिदिन पाण्याची एकूण गरज ( लीटरमध्ये) 


७ 


खोल विहिरीची प्रस्तावित रचना 


क 


खोली (मीटरमध्ये) 


ख 


व्यास (मीटरमध्ये) 


घोषणापत्र 


मी 

याद्वारे गांभीर्यपूर्व दृढकथन करतो / करते व नमूद करतो/ करते की वरील अर्जामध्ये देण्यात आलेली 
माहिती, माझ्या माहितीप्रमाणे व विश्वासाप्रमाणे खरी व बिनचूक आहे. 


भाग चार -- ब -- २४०-३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, जुलै २५, २०१८ / श्रावण ३, शके १ ९ ४० 


मी आणखी असेही घोषित करतो/ करते की मी 
सत्यापन करण्यासाठी मी सक्षम आहे आणि अधिकृत आहे. 


म्हणून हा अर्ज करीत आहे आणि हा अर्ज करण्यासाठी व त्याचे 


दिनांक : 


ठिकाण : 


अर्जदाराची स्वाक्षरी 
अर्जदाराचे पूर्ण नांव , पद व संपूर्ण पत्ता 


टीप : - ग्रामपंचायत अथवा संबंधीत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या ठरावाची प्रत सोबत जोडण्यात यावी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, जुलै २५, २०१८ / श्रावण ३, शके १९ ४० 


१ ९ 


नमुना चार 


(नियम ७( ४) पहा) 
खोल विहीर खोदण्यासाठी परवानगी देणे किंवा परवानगी नाकारणे 


क्र ......... 


.......... 


दिनांक ......... 


गावाच्या 


मध्ये .......... 


२ . 


अर्ज क्रमांक .... दिनांक च्या संदर्भात श्री / श्रीमती 

श्री . यांचा/ यांची मुलगा/ मुलगी/ पत्नी 
राहणार यांना याद्वारे पिण्याच्या पाण्याच्या प्रयोजनार्थ ..जिल्ह्यातील 

....तालुक्याच्या 
ग्रामपंचायतीत 

महसूल सर्वेक्षण / महसुली भूमापन /गट क्रमांक / शहर भूमापन क्रमांक ... 
मीटर खोलीची आणि ..... मिली मीटर व्यासाची खोल विहीर खोदण्याची परवानगी देण्यात/ परवानगी नाकारण्यात येत आहे. 

परवानगी देण्यात आल्यास, ती पुढील शतींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे : 
( एक ) खोल विहीर खोदण्याची परवानगी ही वर नमूद जागेसाठीच असेल आणि या जागेमधील बदल हे नियमांचे उल्लंघन केले असल्याचे 
समजण्यात येईल . 
( दोन) राज्य भूजल प्राधिकरणास किंवा प्राधिकृत करण्यात आलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला परवान्यात नमूद केलेल्या अटी व शर्तीचेपालन 
केले जात आहे, याची खात्री करण्यासाठी आवश्यक तेवढी मदत घेऊन विहीरीच्या जागेवर प्रवेश करण्याचा व जागेची तपासणी करण्याचा 
अधिकार असेल . 


( चार ) 


( तीन ) जर खोल विहिरीस पंपाने काढण्याइतके पुरेसे पाणी लागल्यास भूजलाची गुणवत्ता प्रयोगशाळेत तपासण्यात येईल आणि ते 
पिण्यायोग्य असल्याचे आढळून आल्यास ते गावास पुरविले जाईल. 

जर अशा पद्धतीने खोदलेल्या विहिरीस पाणी न लागल्यास जमिनीचा मालक जीवघेणे अपघात टाळण्यासाठी तो खड्डा पूर्णत: 
भरून बंद करण्याची काळजी घेईल . 
(पाच) वरीलप्रमाणे परवानगी दिल्यानंतर विहीर खोदण्याचे काम पूर्ण झाल्यावर सात दिवसांच्या आत अर्जदाराकडून खोल विहिरीच्या 
खोदकामाचे परिमाण जिल्हा वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा तसेच जिल्हा प्राधिकरण यांना कळविण्यात येतील. 


३ . 


इतर कोणत्याही शर्ती (विनिर्दिष्ट करावयाच्या) 


किंवा 


४ . 


पुढील कारणांसाठी परवानगी नाकारण्यात आली आहे. 


( कारणे) 


दिनांक : 


: 


ठिकाण : 


जिल्हा प्राधिकरणाच्या पदनिर्देशित अधिकाऱ्याची सही, नाव व मोहोर 


संपर्क : ईमेल- 


: 


संकेतस्थळ 


दूरध्वनी क्रमांक 


फॅक्स क्रमांक 


भाग चार -- ब -- २४०-३अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जुलै २५ , २०१८ / श्रावण ३, शके १ ९ ४० 


नमुना पाच 


(नियम १५ ( १ ) पहा) 
अधिसूचित क्षेत्रात जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांची लागवड करण्याकरिता अर्ज 


१ . 


२ . 


३ . 


अर्जदाराचे नाव 
आधार क्रमांक 
अर्जदाराचा पत्ता : गाव .. ग्रामपंचायत .. तालुका .. जिल्हा .. 
जमिनीचा तपशील : महसूल सर्वेक्षण / महसुली भूमापन/गट क्रमांक / शहर भूमापन क्रमांक . 

तालुका जिल्हा ... जमिनीचे 

एकूण क्षेत्रफळ 
लागवड करावयाच्या प्रस्तावित जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांची नावे व क्षेत्रफळ: 


४ . 


गाव 


५ . 


६ . 


विद्यमान पिकांचा तपशील : 


हंगाम 


पिकांचे नाव 


ओलित क्षेत्र ( हेक्टरमध्ये ) 


लागवड केलेले क्षेत्र 
( हेक्टरमध्ये ) 


सूक्ष्म जलसिंचना- खालील 
क्षेत्र ( हेक्टरमध्ये ) 


खरीप 


रब्बी 


उन्हाळी 


बारमाही 


७ . 


८ . 


सिंचनाचा स्त्रोत ............ ( विहीर/ विंधण विहीर/ खोदलेली विहीर निविंधण विहीर ) 
विहिरीचा तपशील 
विहीरीचा नोंदणी क्रमांक :. 
खोली : 
व्यास : 
पंपाचा प्रकार : 
पंपाची क्षमता ( अश्वशक्ती) : 
पंपाद्वारे पाणी उपसण्याचा तपशील : 


........... 


( एक ) 


खरीप : 


...... तास / दिवस 


( दोन ) रब्बी : 


..... तासदिवस 


( तीन ) उन्हाळी : .......तास / दिवस 
यासोबत ७/१२ उताऱ्याची प्रत जोडलेली आहे . 


घोषणापत्र 


मी / आम्ही 

याद्वारे गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो/ करते आणि नमूद करतो/ करते की वरील अर्जामध्ये देण्यात आलेली 
माहिती माझ्या/ आमच्या विश्वासाप्रमाणे व माहितीप्रमाणे खरी बिनचूक आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जुलै २५, २०१८/ श्रावण ३, शके १९ ४० 


२१ 


मी / आम्ही 

हमी देतो / देते की प्रस्तावित जास्त पाणी लागणारी पिके ही सूक्ष्म जलसिंचन पद्धतीने ओलिताखाली 
आणली जातील आणि प्रस्तावित पिकांखालील क्षेत्र पाणलोटक्षेत्र जलसंपत्ती समितीच्या पूर्व परवानगी शिवाय कधीच वाढविण्यात येणार 
नाही. असे न केल्यास पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समितीला कोणत्याही वेळी परवानगी रद्द करण्याचाकिंवा ती परत घेण्याचा हक्क असेल. 


दिनांक : 


ठिकाण : 


अर्जदाराची स्वाक्षरी 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जुलै २५ , २०१८ / श्रावण ३, शके १ ९ ४० 


नमुना सहा 


नियम १५ ( २) पहा 
अधिसूचित क्षेत्रात जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांच्या लागवडीसाठी परवानगी देणे / नाकारणे 


क्र . 


दिनांक : 


१ . 


२ . 


पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समितीकडे श्री /श्रीमती...... 

श्री .. यांचा /यांची मुलगा/मुलगी/पत्नी, राहणार 
यांच्याकडून महसूल सर्वेक्षण / महसुली भूमापन/ गट क्रमांक/ शहर भूमापन क्रमांक ... गाव ............. पंचायत 
तालुका 

जिल्हा येथे हेक्टर क्षेत्रात जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांची 
(पिकांची नावे) लागवड करण्यासाठी अर्ज प्राप्त झाला आहे. 
पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समितीने , अर्ज आणि त्यासोबत जोडलेल्या कागदपत्रांची छाननी केली असून वस्तुस्थितीची खात्री 
पटल्यानंतर आणि जिल्हा वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा,. जिल्हा........ यांचे तांत्रिक मत जाणून 
घेतल्यानंतर , पाणलोटक्षेत्र जलसंपत्ती समिती, अर्जात नमूद केलेल्या प्रयोजनासाठी वर्ष ..... मध्ये प्रतिदिन 

.......... क्यूबीक 
मीटर एवढे भूजल उपश्याची उक्त परवानगी देत आहे/ त्यास नकार देत आहे. 
ही परवानगी दिनांक 

पर्यंत ग्राह्य असेल. 
पुढील अटींच्या अधीन राहून ही परवानगी देण्यात येत आहे : 
( क ) अर्जदार, जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांसाठी परवानगी मिळालेल्या क्षेत्रांहून अधिक क्षेत्र लागवडीखाली आणणार नाही. 

त्याने असे केल्याचे आढळून आल्यास , अर्जदारावर पुढील तीन वर्षांकरिता कोणत्याही बारमाही पिकांची लागवड 
करण्यासाठी बंदी घालण्यात येईल ; 

अर्जदाराणे जलसंधारणाच्या उपाययोजना स्व : खर्चाने कराव्यात . 
( ग ) विनिर्दिष्ट करण्यात येतील अशा इतर कोणत्याही अटी/शर्थी. 


३ . 


पासून दिनांक 


४ . 


( ख ) 


दिनांक : 


: 


ठिकाण : 


पाणलोट जलसंपत्ती समितीचा पदनिर्देशित 
अधिकारी यांची स्वाक्षरी व मोहोर 


संपर्क : ईमेल ----------- , संकेतस्थळ 


दूरध्वनी क्रमांक 


फॅक्स क्रमांक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, जुलै २५, २०१८ / श्रावण ३, शके १९ ४० 


२३ 


नमुना सात 


(नियम १६( १) पहा) 
वेधन रिग/विंधण यंत्राच्या नोंदणीसाठी अर्ज 


१ . 


अर्जदाराचेनाव 


२ . 


आधार क्रमांक 


३ . 


अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी आहे काय ? 


होय/ नाही 


४ . 


दूरध्वनी/ भ्रमणध्वनी क्रमांकसहित पूर्ण पत्ता 


व्यवसाय संस्थेचे नाव नोंदणी क्रमांक 


६ . 


व्यवसाय संस्थेचा पत्ता 


७ . 


दूरध्वनी/ भ्रमणध्वनी क्रमांक 


८ . 


ई -मेल पत्ता 


९ . 


खोदकामासाठी निवडण्यात आलेल्या जिल्ह्याची नावे ( कामाचे क्षेत्र ) 


१० . 


वेधन रिंगचा/विंधण यंत्राचा तपशील 


वेधन रिगचे /विंधण यंत्राचे वर्णन 


विंधण यंत्र /रिगचा प्रकार 


विंधण यंत्राचा प्रकार – रोटरी/ डीटीएच 


विंधण यंत्र / रिगची कॉम्प्रेसर क्षमता 


दाब : 


पी.एस.आय. 


दाब : 


सी.एफ.एम. 


११. 


अर्जासोबत जोडण्यात आलेल्या कागदपत्रांच्या प्रती 


( एक ) आयकर विवरणपत्र 


( दोन ) व्यवसाय संस्थेचे वैध नोंदणी प्रमाणपत्र 
( तीन) विंधण यंत्राच्या आरटीओ कडील नोंदणीचे प्रमाणपत्र 


( चार ) आरटीओ कडेटॅक्स भरल्याची अद्ययावत पावती 


( पाच ) 

विंधण यंत्राचे अद्ययावत विमा प्रमाणपत्र 


( सहा ) मालक / व्यवसाय संस्थेचेपॅन कार्ड / टॅन कार्ड 


( सात ) नोंदणी फी रु. 


/ पावती 


विंधण यंत्र मालकाचे नाव/ व्यवसाय संस्थेचेनाव 

स्वाक्षरी 
मोहोर 


दिनांक : 


ठिकाण : 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जुलै २५, २०१८/ श्रावण ३, शके १९ ४० 


नमुना आठ 


(नियम १६ ( ३) पहा ) 
वेधन रिगचे विंधण यंत्राचे नोंदणी प्रमाणपत्र 


विंधण यंत्र / रिग मालकाचेनाव, संपूर्ण पत्ता 


व्यवसाय संस्थेचेनाव/ पत्ता 


विंधण यंत्र / वेधन रिगचा प्रकार 


विंधण यंत्र / रिग वेल वाहन वाहक क्रमक 


कॉम्प्रेसरची क्षमता 


दाब : 


पी.एस.आय. 


दाब : 


सी.एफ.एम. 


विंधण यंत्र / वेधन रिग नोंदणी क्रमांक 


राज्य 


संपीडक क्षमता 


जिल्हा 


वेधन रिगचा प्रकार 


वर्ष 


एम 


एच 


नोंदणी प्रमाणपत्राचा वैधता कालावधी 


महत्वाची सूचना : 


१ . 


२ . 


हे नोंदणी प्रमाणपत्र फक्त महाराष्ट्र राज्यातच वैध असेल . 
नोंदणी प्रमाणपत्राचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर या विंधण यंत्राद्वारे विंधण विहीर खोदता येणार नाही. तसे केल्याचे 

आढळून 
आल्यास, संबंधीत विंधण यंत्र मालक अधिनियमाच्या कलम ५२ व ५३ च्या तरतुदींनुसारशिक्षेस पात्र राहील . 
महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन ) अधिनियम, २०० ९ अन्वये करण्यात अलेल्या तरतुदींनुसार आणि महाराष्ट्र भूजल( विकास 
व व्यवस्थापन ) नियम , २०१८ द्वारे विहित करण्यात आलेल्या नमुन्यातील करारनाम्यानुसार खोदकाम करण्यात यावे. 


३ . 


दिनांक : 


ठिकाण : 


प्राधिकाऱ्याची स्वाक्षरी, नाव , 


पदनाम व मोहोर. 


संपर्क 


.. 


ईमेल 


संकेतस्थळ 


दूरध्वनी क्रमांक 


फॅक्स क्रमांक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, जुलै २५, २०१८ / श्रावण ३, शके १९ ४० 


२५ 


नमुना - नऊ 


नियम ३२ ( १ ) पहा 
अधिसूचित क्षेत्रात विहीर खोदण्यासाठीच्या परवानगी साठीचा अर्ज. 


१ . 


( एक ) अर्जदाराचेनाव: 


(दोन) वडील/ पतीचे नाव: 


( तीन ) आधार क्रमांक : 


( चार ) पूर्ण पत्ता : 
(पाच) दुरध्वनी/भ्रमणध्वनी क्रमांक : 


२ . 


ठिकाण : 
( एक ) महसूल सर्वेक्षण/ महसुली भूमापन/गट क्रमांक/ शहर भूमापन क्रमांक: 
(दोन ) गावाचेनांव : 
( तीन ) ग्रामपंचायतीचेनांव : 


( चार) तालुका : 


( पाच ) जिल्हा: 


३ . 


खोदकाम करावयाच्या विहीरीचा तपशील 


( क ) 


प्रस्तावित विस्तार : भूपातळीखालील खोली....... मीटर 


व्यास. 


... मीटर 


( ख ) 


प्रस्तावित विहीरीपासून नजिकच्या विहीर/विंधणविहीर/ कूपनलिकेचे अंतर : 
प्रयोजन : पिण्यासाठी / घरगुती/ शेती/ फलोत्पादन/ औद्योगिक/ इतर 


( ग ) 


४ . 


जर वापर हा शेतीसाठी प्रस्तावित असेल तर ............ 


( क ) 


शेतकऱ्याची वर्गवारी : अत्यल्प भूधारक 

: अत्यल्प भूधारक शेतकरी / अल्पभूधारक शेतकरी / मोठा शेतकरी 
( ख ) मालकीच्या एकूण जमिनीचे क्षेत्र : 
( ग)सिंचनाखाली येणाऱ्या जमिनीचे क्षेत्र : 


( घ ) लागवड करावयाच्या पिकांचा तपशिल 


५. 


जर पिण्याच्या प्रयोजनार्थ वापर प्रस्तावित असेल तर......... 


( क ) 


व्यक्तींची एकूण संख्या : 
प्रतिदिन पाण्याचीएकूण गरज : 


( ख ) 


किलोलीटर मध्ये 


....... 


भाग चार -- ब -- २४०-४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जुलै २५ , २०१८ / श्रावण ३, शके १ ९ ४० 


६ . 


जर औद्योगिक प्रयोजनासाठी वापर प्रस्तावित असेल तर ..... 


( क ) 


उद्योगाचा प्रकार : 


( ख ) 


काम करणाऱ्या व्यक्तींची संख्या : 


( ग ) 


उद्योगात वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचे प्रयोजन : 


प्रक्रिया/ धुलाई/ शीतलीकरण/ बाष्पक/ घरगुती व 


स्वच्छता / बागकाम 


७ . 


: 


जर अर्जदार हा जमीन मालक नसल्यास : जमीन मालकाची मंजूरी 
घेण्यात आली आहे किंवा कसे (प्रत जोडण्यात यावी.) 


घोषणापत्र 


मी / आम्ही.. याद्वारे गांभीर्यपुर्वक दृढ कथन करतो/ करते आणि नमूद करतो/ करते की , वरील अर्जात देण्यात आलेली 
माहिती माझ्या माहिती प्रमाणे आणि विश्वासाप्रमाणे खरी व बिनचूक आहे. 

मी / आम्ही ........ आणखी असेही घोषित करतो/ करते की , मी / आम्ही हा अर्ज ......... म्हणून करीत आहे आणि हा अर्ज 
करण्यासाठी आणि त्याचे सत्यापन करण्यासाठी मी/ आम्ही सक्षम व प्राधिकृत आहे/ आहोत. 


दिनांक : 


ठिकाण : 


अर्जदाराची स्वाक्षरी 
संपूर्ण नाव व पत्ता 


टिप : 


१ ) 


२ ) 


अपूर्ण अर्ज कोणतेही कारण न देता नाकारण्यात येतील 
जमीन मालकाची मंजुरी ( जर असा मालक अर्जदार नसेल तर) अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे. 
प्रत्येक विहीरीसाठी स्वतंत्र परवाना मिळविण्यात यावा . 


३ ) 


७/१२ च्या उताऱ्याची प्रत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, जुलै २५, २०१८ / श्रावण ३, शके १९ ४० 


२७ 


नमुना - दहा 


(नियम ३३( १ ) पहा) 
अधिसूचित क्षेत्रात विहीर खोदण्यासाठी परवानगी देणे/ परवानगी नाकारणे 


क्रमांक ...... 


.दिनांक 


........... 


............. 


अर्ज क्रमांक ................ दिनांक ....... च्या संदर्भात श्री /श्रीमती....... , श्री /श्रीमती.......... यांचा/ यांची मुलगा/ मुलगी/ पत्नी 
राहणार ........... यांना, याद्वारे .या प्रयोजनासाठी 

तालुक्याच्या 

गावाच्या .... ग्रामपंचायतीतील 
महसूल सर्वेक्षण/ महसुली भूमापन/ गट क्रमांक / शहर भूमापन क्रमांक मध्ये ... मीटर खोलीची आणि मिलीमीटर व्यासाची विहीर 
खोदण्याची परवानगी देण्यात येत आहे/ परवानगी नाकारण्यात येत आहे. 


...... जिल्ह्यातील 


२ . 


ही परवानगी पुढील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे: 
( एक ) पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समितीस किंवा प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस, नव्याने खोदलेल्या विहीरीच्या जागी प्रवेश 
करण्याचा आणि तिची पाहणी करण्याचा अधिकार असेल. 
(दोन ) विहीरीचा मालक, जिल्हा प्राधिकरणाकडे नवीन विहीरीची नोंदणी करील . 
( तीन ) परवानाधारकाने वर नमूद केलेल्या विहीरीच्या संबंधातील नियमावलीचे पालन केले पाहिजे . 
( चार ) परवानाधारक हा विशेषरित्या अर्ज केलेल्या कारणाशिवाय कोणत्याही अन्य कारणासाठी नूतनीकरण केल्यानंतर विहीरीमधून उपसा 
करणार नाही. 


( पाच) परवानाधारक हा ,विहीरीचे नूतनीकरण केल्यानंतर भूजलाचा कोणताही व्यापार अथवा विक्री करणार नाही. 
( सहा) पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समितीला लोकहितार्थ आवश्यक आहे असे वाटत असेल तर, विहीर बंद करण्याच्या किंवा अधिग्रहण 
करण्याचा अधिकार राहील. 
(विहीत करावयाच्या ) कोणत्याही अन्य शर्ती 


दिनांक : 


ठिकाण : 


पदनिर्देशित अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी 


संपर्क : ईमेल 


: 


संकेतस्थळ 


दूरध्वनी क्रमांक 


फॅक्स क्रमांक 


१ 


१ 


भाग चार -- ब -- २४०-४अ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जुलै २५, २०१८/ श्रावण ३, शके १९ ४० 


करारनामा 


( रू .१००/- च्या मुद्रांक कागदावर ) 


हा करारनामा, एकापक्षी, ......येथे कार्यरत असणाऱ्या राज्य भूजल प्राधिकरण महाराष्ट्र ( यात पुढे याचा निर्देश “ राज्य भूजल 
प्राधिकरण ” असा करण्यात आला आहे.) यांच्यावतीने कार्यकारी अभियंता , ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग , जिल्हा परिषद........../जिल्हा 
वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा......... आणि 

आणि दुसऱ्या पक्षी रिगमालक श्री . ......... 

.(संपूर्ण नाव ) 
राहणार ......... व्यवसाय संस्था असलेला, व्यवसाय संस्थेचे नांव ......... पत्ता ............ ..(यात यापुढे ज्याचा निर्देश “नोंदणीकृत 
रिग मालक ” असा करण्यात आला आहे.) त्यांच्यामध्ये महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन ) अधिनियम, २०० ९ च्या तरतूदींनुसार व 
सुधारीत नियमांनुसार बंधनकारक असलेल्या विंधण यंत्राच्या नोंदणीच्या प्रयोजनार्थ दि ............ या दिवशी करण्यात आला आहे . 


१ . महाराष्ट्र राज्यातील विंधणविहीर/कुपनलिका यांचे बांधकाम महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन ) अधिनियम, २००९ आणि 
महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) नियम , २०१८ (यापुढे ज्याचा निर्देश “नियम ” असा करण्यात आला आहे.) यानुसार खोदकाम 
करण्याचेज्याने मान्य केले आहे असा विंधणयंत्र मालक श्री ................ यांच्या मालकीच्या आर.टी.ओ. वाहन नोंदणी क्रमांक .. आणि 
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा नोंदणी क्रमांक ...... असलेल्या 

च्या सहाय्याने करण्यात येईल. 


ख ) 


२ . आणि उपरोक्त नोंदणीकृत विंधणयंत्र मालकास विंधणविहीर/ कूपनलिका यांचे बांधकाम करण्यास पुढील अटींवर मान्यता देण्यात येत 
आहे. : 
क ) महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन ) अधिनियम , २०० ९ खाली विनिर्दिष्ट केलेले नियम आणि उपनियम 

यानुसार 
आणि विंधणयंत्राच्या नोंदणीस मंजूरी देताना वेळोवेळी सुधारणा केल्यानुसार राज्य 

भूजल प्राधिकरणाद्वारे 

घालून 

दिलेल्या विनिर्दिष्ट 
अटी व शर्तीनुसार महाराष्ट्र राज्यातील विंधणविहीरीचे बांधकाम हाती घ्यावे. 

खोदकाम पूर्ण झाल्याचा अहवाल , विहीत नमुन्यातील (नमुना क्रमांक १) मध्ये विंधणविहीरीच्या मालकाकडे आणि 
माहितीसाठी स्थानिक राज्य भूजल प्राधिकरणाकडे पाठविण्यात आला पाहिजे. 
(१ ) विंधणविहीर/ कूपनलिकेतील अपघात टाळण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या केसिंग पाईप चांगल्या प्रतीच्या असाव्यात. 

विंधणविहीरीचा वापर थांबला असला तरी अपघात टाळण्यासाठी वापरात येणाऱ्या केसिंग पाईप काढून टाकण्यात येऊ नयेत . 
( २ ) प्रत्येक यशस्वी विंधणविहीरीसाठी एअरलिफ्ट पध्दतीद्वारे ९ ० ° व्ही नॉच खाच वापरून विंधणविहीरीची क्षमता चाचणी 

करण्यात यावी. आणि तिची योग्य नोंद ठेवण्यात यावी. 
( ३ ) जेव्हा जेव्हा गरज भासेल तेव्हा तेव्हा राज्य भूजल प्राधिकरणाकडून किंवा त्यांच्या अधिकृत प्रतिनिधीकडून खोदण्यात 

आलेल्या कोणत्याही विंधणविहीरीच्या/ कूपनलिकेच्या मोजमापाची तपासणी करण्यात येईल . 
ग ) नोंदणीकृत रिगमालक, प्रत्येक विंधणविहीरीच्या जागेवर दर ३ मीटरच्या अंतराने खोदकामादरम्यान येणाऱ्या भूस्तराचेनमुने 
गोळा करील व ते विंधण विहीर पूर्ण झाल्याच्या अहवालासह जिल्हा वरिष्ठ भूवैज्ञानिकाकडे सुपूर्द करील. 

नोंदणीकृत विंधणयंत्र मालक पुढील नियमांचेपालन करील: 
( एक ) खाली पडू शकतील अशा वस्तु व्यक्तींवर आदळू नयेत यासाठी योग्य ते आगाऊ उपाय योजण्यात येतील. 
( दोन) नोंदणीकृत विंधणयंत्र मालकास मजूरांना किमान वेतन अधिनियमानुसार मजूरी द्यावी लागेल. 

माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने व महाराष्ट्र शासनाने दिलेल्या निर्देशांनुसार कोरडया व उघडया विंधण 
विहीरी/ कूपनलिकेमधील बालकांच्या अपघातावर नियंत्रण आणण्यासाठी नोंदणीकृत विंधण यंत्र मालकाने सर्व नियमांचेपालन करावे 
व आवश्यक त्या खबरदारीच्या उपाययोजना घ्याव्यात . 
च ) नोंदणीकृत विंधणयंत्र मालक त्याच्या द्वारे वापरण्यात येणाऱ्या विंधणयंत्राच्या आणि इतर उपकरणांच्या संदर्भात पुढील 
विनियमांचे 
( एक ) रिग आणि त्याच्या जोडण्या , नांगर ( हुक ) आणि सहाय्यभूत साधने ही 

क . चांगल्या प्रकारे यांत्रिक रचना केलेली, उत्तम प्रतींच्या साहित्याने बनविलेली आणि पुरेशी मजबूत असावी. 


घ ) 


अनुपालन करील: 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, जुलै २५, २०१८ / श्रावण ३, शके १९ ४० 


२ ९ 


ख . यंत्राची योग्य दुरुस्ती करून ते चालू स्थितीत ठेवण्यात आलेले असावे. 

ग. विंधणयंत्र चालक हा पुरेसा शिक्षीत व वैध वाहन परवानाधारक असावा. 
छ ) विंधणयंत्रावर काम करणाऱ्या कामगारांना सर्व प्रकारच्या सुरक्षा, सुविधा या प्रथमोपचार संचासह पुरविण्याची जबाबदारी 
विंधणयंत्र मालकाची राहील . 


ज ) खोदकामा दरम्यान कोणत्याही स्थळी किंवा स्थळांवर जे कोणत्याही वर्णनाचे सर्व सोने, चांदी, तेल, खनिज , सर्व रत्ने, 
नाणी , खजिना, स्मारकावशेष, पुरातन वस्तू किंवा सार्वजनिक हितसंबंधाची कोणतीही वस्तू आणि इतर तत्सम वस्तू सापडल्या 
असतील तर त्या सरकारच्या मालकीच्या असतील आणि सरकारी मालमत्ता ठरतील. नोंदणीकृत विंधणयंत्र मालक अशा 
तहसिलदार/ उपविभागीय महसूल अधिकारी/जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना सूचित करून तात्काळ जवळच्या पोलिस ठाण्यात 
पोहचवील . 

नोंदणीकृत रिगमालक याद्वारे राज्यातील सर्व उपरोक्त शतींचे काटेकोरपणे पालन करून, विंधणविहीर/ कूपनलिकेचे 
बांधकाम करण्याचेमान्य करीत आहे आणि राज्य भूजल प्राधिकरण नोंदणीकृत खोदकाम रिगमालकास उपरोक्त बांधकाम करण्याची 
परवानगी देत आहे. 


३ ) सदर करारनामा हा करारनाम्याच्या दिनांका पासून एक वर्षाच्या कालावधीसाठी वैध राहील. त्यानंतर करारनाम्याचे नुतनीकरण न 
केल्यास ते रद्दबातल ठरेल . 


४ ) नोंदणीची कागदपत्रे रिग सोबत ठेवण्यात यावीत. तसे केले न गेल्यास महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम, २०० ९ 
आणि त्याखाली करण्यात आलेल्या नियमांन्वये ( नियम क्र . ५२ आणि नियम क्र . ५३ ) आवश्यक ती कारवाई करण्यात येईल . 


राज्य भूजल प्राधिकरणाने प्राधिकृत केलेल्या अधिका -यांनी मागणी केल्यास विंधणयंत्र नोंदणी प्रमाणपत्र सादर करण्यात यावे. 


६ ) 


नोंदणीबाबत विंधणयंत्र मालकाने दिलेली माहिती खोटी असल्याचे आणि कागदपत्र (पत्रे) बरोबर नसल्याचे आढळून आल्यास राज्य 
भूजल प्राधिकरण नियमांमधील तरतूदीनुसार विंधणयंत्र नोंदणी रदद करण्यात येईल. 


७ ) विंधणविहीर/ कूपनलिका खोदताना नोंदणीकृत विंधणयंत्र मालकाने महाराष्ट्र राज्य भूजल (विकास व व्यवस्थापन ) अधिनियम, 
२००९ व त्याखालील नियमांचे पालन केले नसल्याचे आढळून आल्यास त्या रिग मालकाची नोंदणी संपुष्टात येईल. 


८ ) महाराष्ट्र राज्य भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम , २००९ व त्याखालील नियमांनुसार विंधणविहीरीचे कूपनलिकेचे 
बांधकाम करणे नोंदणीकृत विंधणयंत्र मालकास बंधनकारक असेल.विंधणविहीर/ कूपनलिका ६० मीटर पेक्षा जास्त खोल खोदण्यात येऊ नये. 


९ ) 


विंधणयंत्र मालकाने केवळ दिलेलेच काम पूर्ण करावे . त्यापेक्षा अधिकच्या कामासाठी, विंधणयंत्राच्या कोणत्याही नुकसानीबद्दल 
किंवा चुकीने झालेल्या अधिकच्या कामाच्या निधीसाठी कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद किंवा जिल्हा वरिष्ठ 
भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा हे जबाबदार असणार नाहीत. 


१० ) नोंदणीकृत विंधणयंत्र मालक विंधणविहीर/ कूपनलिकेच्या खोदकामाचा तपशील विहीत नमून्यात नोंदवहीत नमूद करील आणि राज्य 
भूजल प्राधिकरणाच्या मागणीनुसार ती नोंदवही सादर करील. 


११) प्रत्येक विंधणविहीर पूर्ण झाल्याच्या अहवालाची प्रत जिल्हा वरिष्ठ भूवैज्ञानिकाला /कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, 
जिल्हा परिषद यांना सादर करण्यात येईल. 


१२) नोंदणीकृत विंधणयंत्र मालक हा त्याच्याकडील कामगारांच्या कोणत्याही प्रकारच्या अपघातासाठी, इजेसाठी जबाबदार राहील आणि 
त्यांना वैद्यकीय मदत अथवा भरपाई देण्याची पूर्व जबाबदारीविंधणयंत्र मालकाची राहील. 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जुलै २५ , २०१८ / श्रावण ३, शके १ ९ ४० 


१३) या करारनाम्या बाबतीत सर्व अधिकार राज्य भूजल प्राधिकरणाकडे 

राखून 

ठेवलेले असतील आणि राज्य शासनाकडून/ 
प्राधिकरणाकडून त्यात बदल किंवा फेरबदल करण्यात येईल किंवा ते पुनर्स्थापित करण्यात येतील. 
१४) या करारनाम्याची अधिकारीता महाराष्ट्र राज्याकडे असेल. या गोष्टीची साक्ष म्हणून पक्षकारांनी आपल्या सह्या प्रारंभी वर दिलेल्या 
दिवशी व वर्षी केल्या आहेत . 

१ . श्री ..............नोंदणीकृत विंधणयंत्र मालक यांनी खालील व्यक्तींच्या समक्ष स्वाक्षरीत व मोहोरबंद केले . 
२ . श्री .. यांनी महाराष्ट्र शासन व राज्य भूजल प्राधिकरण यांच्यासाठी व त्यांच्या वतीने खालील व्यक्तींच्या समक्ष 
स्वाक्षरीत व मोहोरबंद केले . 
१ . 

श्री ............. ( नाव व पूर्ण पत्ता ) 
श्री ............. (नाव व पूर्ण पत्ता ) 


२ . 


घोषणापत्र 


( रू .१००/- च्या मुद्रांक पत्रावर) 
मी , महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन ) अधिनियम, २०० ९ आणि त्याखाली केलेले नियम यांच्या तरतूदींचे तसेच खोदकाम 
वेधन रिगच्या नोंदणीस मंजूरी देतेवेळी, राज्य प्राधिकरणाने घालून दिलेल्या विनिर्दिष्ट अटींचेव शर्तीचेपालन करण्याचे वचन देतो. 

मी , माझ्याकडून कामाच्या क्षेत्रामध्ये आणि त्या बाहेर खोदकाम करण्यासाठी करण्यात आलेल्या कामाचा सर्व तपशील सादर करील. 
मी , जेव्हा जेव्हा गरज असेल तेव्हा तेव्हा, राज्य भूजल प्राधिकरण किंवा त्यांचा प्रतिनिधी यांना वाहनाची किंवा अभिलेखाची तपासणी 
करण्यासाठी प्रतिबंध करणार नाही. 

मी वचन देतो/ देते की , खोदकामाचा सर्व तपशील जतन करून ठेवील आणि राज्य भूजल प्राधिकरण किंवा त्याचा प्रतिनिधी 
कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग , जिल्हा परिषद..... / जिल्हा वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा...... यांना 
तपासणीसाठी उपलब्ध करून देईल आणि खोदलेल्या विहीरीतून प्राप्त झालेल्या भूजलाचा अहवाल उपलब्ध करून देईल. 

मी, विहीर खोदताना प्रत्येक तीन मीटर वरील भूस्तराचे आणि इतर उत्खनन झालेल्या साहित्याचे नमुने संबंधीतांकडे सुपूर्द करण्याच्या 
शर्तीचे अनुपालन करील आणि विंधणविहीर खोदून झाल्याच्या दिनांकापासून सात दिवसांच्या आत कार्यकारी अभियंता , ग्रामीण पाणी पुरवठा 
विभाग , जिल्हा परिषद..... /जिल्हा वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा....... यांना त्यांच्या अभिलेखात ठेवण्यासाठी 
उपलब्ध करून देईल . 
मी वचन देतो / देते की . मी 

विहीर खोदताना उत्खनन केलेल्या अशा भूस्तराचेप्रमाण आदेशात विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे जतन करील. 
माझ्याकडून करण्यात आलेल्या कामासाठी जी आवश्यक असेल अशा भरपाई करीता केवळ मीच जबाबदार असेल आणि 
त्यासाठी इतर कोणतीही यंत्रणा किंवा संघटना किंवा व्यक्ती जबाबदार असणार नाही. 
मी , विंधणविहीर/ कूपनलिका खोदताना जीवघेणा अपघात होणार नाही याची सर्वतोपरी काळजी घेईल. 
मी , वेधन रिगच्या नोंदणीच्या नियतकालिक नूतनीकरणाबाबत राज्य प्राधिकरणाला कळवील. 


१ 


क ) 


ख ) 


ग ) 


दिनांक : 


ठिकाण : 


स्वाक्षरी 
(नाव 
व्यवसाय / संस्था 


............... ) 


......... 


............ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


शामलाल गोयल, 
शासनाचे अपर मुख्य सचिव. 


क्रमांक : आपना-२०१६/ प्र.क्र.५०२/ पापु -१५ 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय 
इमारत संकुल , 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१ 
दिनांक २५ जुलै २०१८. 


१. राज्यपालांचेसचिव , राजभवन, मलबार हिल, मुंबई , 
२. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव , 
३. सर्व मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव , 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/ विधानसभा, विधानभवन, मुबई, 
५. सर्व मा.संसद सदस्य / विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य , 
६. मा.मुख्य सचिव, 
७. सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव , 
८. सर्व मंत्रालयीन विभाग , 
९. * प्रबंधक, मूळ शाखा, उच्च न्यायालय , मुंबई, 
१०. *प्रबंधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय , मुंबई, 
११. * प्रबंधक, लोकायुक्त आणि उप लोकायुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई , 
१२. * सचिव , महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 
१३. * प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधिमंडळ सचिवालय (विधानसभा), मुंबई, 
१४. * प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधिमंडळ सचिवालय (विधानपरिषद), मुंबई, 
१५. * सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई, 
१६. *महालेखापाल , महाराष्ट्र -१ ( लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र,मुंबई , 
१७. * महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ ( लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई, 
१८. * महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ ( लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर, 
१ ९. * महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ ( लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर , 
२०. * सचिव , राज्य मुख्य माहिती आयुक्त यांचे कार्यालय, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई, 
२१. * प्रबंधक, राज्य मानवी हक्क आयोग, मुंबई ४०० ००१, 
२२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई ( २ प्रती प्रसिद्धीकरिता ), 
२३. संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, भूजल भवन, शिवाजीनगर, पुणे, 
२४. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई, 
२५. अध्यक्ष, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई, 
२६. अधिदान व लेखा अधिकारी , मुंबई, 
२७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
२८. सर्व विभागीय 

आयुक्त , 
२ ९ . सर्व जिल्हाधिकारी, 
३०. सर्व आयुक्त, महानगरपालिका , 
३१. सर्वजिल्हा परिषदांचेमुख्य कार्यकारी अधिकारी , 


३२. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
३३. सर्वमुख्याधिकारी, नगरपालिका/ नगरपंचायत , 
३४. सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या नियंत्रणाखालील सर्वविभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख, 
३५. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग/ कार्यासन पापु -०२ (विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्धीकरिता) 
३६. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय, सहावा मजला, विधान भवन , मुंबई ४०० ०३२ (१० प्रती ) 
३७. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील सर्व कार्यासाने 
३८. निवडनस्ती. 

(* पत्राने) 


महेश सावंत , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जुलै २५ , २०१८ / श्रावण ३, शके १९ ४० 


३१ 


WATER SUPPLY AND SANITATION DEPARTMENT 
G.T. Hospital Building premises , Lokmanya Tilak Marg , 

Mumbai 400001, dated 25th July 2018 


NOTIFICATION 


Maharashtra Groundwater ( Development and Management) Act, 2009 . 


No. APN - 2016 /C.R.502 /WS- 15.- The following draft rules, which the Government of 
Maharashtra proposes to make in exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of section 57 of 
the Maharashtra Groundwater (Development and Management) Act 2009 (XXVI of 2013 ), and of all 
other powers enabling it in this behalf, is hereby published as required by sub -section (1) of section 57 
of the said Act, for the information of all the persons likely to be affected thereby ; and notice is hereby 
given that the said draft will be taken into consideration by the Government of Maharashtra on or after 
the 01st day of September, 2018 . 

2. Any objections or suggestions which may be received by the Additional Chief Secretary , Water 
Supply and Sanitation Department, G.T. Hospital Building premises, Lokmanya Tilak Marg, Mumbai 
400 001, from any persons with respect to the said draft before the aforesaid date will be considered by 


the Government. 


DRAFT RULES 


1 . 


Short Title - These rules may be called the Maharashtra Groundwater (Development and 


Management) Rules , 2018 


2 . 


Definitions - 


(1) In these rules, unless the context otherwise requires 

a ) “ Act” means Maharashtra Groundwater (Development and Management) Act, 2009 
(XXVI of 2013) ; 
b ) “ Form ” means Forms appended to these rules; 

c ) “ Section ” means Section of the Act. 
(2 ) Words and expressions used in these rules but not defined herein shall have the same 

meanings as respectively assigned to them in the Act. 


3 . 


Manner of exercising powers and discharging functions and duties of State Authority - 
The State Groundwater Authority shall exercise powers conferred on it and discharge 
such functions and duties under the Act in the manner as prescribed by these rules . 


HTT OR --0--780-4 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जुलै २५ , २०१८ / श्रावण ३, शके १ ९ ४० 


4 . 


Invitees and their terms and conditions of services - 


(1) As per sub -section (1 ) of section 3 , the Governmentmay - 

recommend two invitees who shall have following qualifications and experience , 
namely - 
( a ) Invitee member (One Woman Representing users of Groundwater ) shall - 

(i) be a groundwater user in the state of Maharashtra , 
( ii ) have capability to represent the groundwater users from various agro -climatic 
zones of the State of Maharashtra , and 
( iii) have experience of implementation of participatory groundwater management 

projects in the State ofMaharashtra . 
(b ) Invitee member (An Expert in the field ofGroundwater) shall - 

(i) have post graduate degree in Geology and doctorate degree in Hydrogeology , 


and 


(ii) have at least ten years of working experience in hydro - geological studies in the 
State of Maharashtra , and 
(iii ) have experience of implementation of participatory groundwater management 
projects in the State of Maharashtra . 


(2 ) Terms and conditions of services for these 2 invitees, their duties and functions shall be 

the same as are applicable for the special invitees under section 6 of the Water 
Resources Act, 2005 


5 . 


Protection and Preservation of water quality - 


( 1) As per sub -section ( 3) of section 6 of Maharashtra Groundwater (Development and 

Management) Act 2009 , for the protection and preservation of groundwater quality of all 
the existing drinking water sources in the State , if the State Groundwater Authority as 
defined in the Act is of the opinion that it is expedient to protect and preserve the 
groundwater quality of any of the existing drinking water sources and recharge -worthy 
areas, the State Groundwater Authority may, either suo -moto or based on the reports of 
quality of groundwater received from the concerned departments and providing an 
opportunity of being heard to the concerned parties, pass orders for total ban on or 
prohibition of 
(a ) storage and disposal of untreated effluents and hazardous wastes by various 

industries like processing industries , chemical factories , sugar factories, paper mills , 
agro processing units, activities connected to animal husbandry , aquaculture , 
livestock and poultry farms, etc., or 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जुलै २५ , २०१८ / श्रावण ३, शके १९ ४० 


३३ 


(b ) disposal of any untreated sewage or sullage or municipal solid waste by any of the 

urban local bodies (ULBs ) and Panchayat Raj Institutions (PRIS). 
( 2 ) The State Groundwater Authority shall direct the concerned agencies to monitor and 

analyse the quality of groundwater where order under above sub -rule ( 1) is passed by the 

State Groundwater Authority during the succeeding period as may be stated in the order. 
(3 ) If the State Groundwater Authority , based on the reports of the concerned State 

Government agencies or expert organisations, is of the opinion that the disposal of 
effluents and /or solid wastes from industrial or processing units or disposal of untreated 
sewage and /or solid wastes by ULBs and PRIs or individuals are contaminating the 
groundwater meant for drinking water source, may take following measures to protect 
the drinking water sources and recharge -worthy areas in the State - 
a ) It may direct the concerned Departments of the State Government to ensure that the 

disposal of effluents or solid wastes from industrial or processing units , and sewage 
and solid wastes from ULBs and PRIs or individuals is as per the standards 
prescribed by the concerned State Government agencies or Bureau of Indian 

Standards or any other concerned agency : 
b ) It may direct the Environment Department of the State Government to monitor that 

the quality of effluents, solid wastes disposed off from industrial or processing units 
or untreated sewage and solid wastes disposed off by ULBs and PRIs or by 
individuals, which are contaminating the groundwater meant for drinking water 
sources, and recharge -worthy areas in the State, is as per the standards prescribed by 
the concerned State Government agencies or Bureau of Indian Standards or any 


other concerned agency ; 


c ) The monitoring reports for the above a ) and b ) shall be published annually and be 

kept on the website of the State Groundwater Authority and Groundwater Surveys 

and Development Agency (GSDA ). 
(4 ) (a ) The State Groundwater Authority shall notify the polluting industry or processing 

unit and may direct its closure to the concerned departments of the State 
Government until the industry or processing unit , implements necessary measures 
and restores the quality of groundwater to potable standards as prescribed by Bureau 
of Indian Standards under IS 10500-91 (Revised 2003) and as and when revised . As 
regards ULBs and PRIs, they shall prepare a time bound program for establishment 
of sewage treatment plant and solid waste management facility and implement it 
strictly . 


HUT OR ---- 780-437 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जुलै २५ , २०१८ / श्रावण ३, शके १ ९ ४० 


(b ) The State Authority may direct the State Government for incentives, awards, and 

prizes to be given to the non -polluting industries, processing units and to those who 
have successfully adopted practices to protect the quality of groundwater. 


6 . 


Registration of wells and other provisions thereof - 
( 1) The State Groundwater Authority shall publish a notice mentioning the programme 

( calendar ) and procedure for registration of all the wells, using print and electronic 
media , directing all owners of the existing wells in the notified and non -notified areas to 

register their wells . 
(2 ) Every owner of the well shall, within one hundred and eighty days from the date of the 

publication of the notice in the print media , apply to the District Authority as defined in 

the Act or its designated officer for registration of his/her well in Form I. 
( 3) In case of the water supply schemes based on groundwater as a source, the respective 

agencies responsible for its operation and maintenance shall apply for registration of 

existing wells. 
(4 ) The decision regarding grant of registration of existing well (s ) shall be taken by the 

District Authority or its designated officer and be intimated to the applicant within a 

period of ninety days from the date of receipt of the application (s). 
(5 ) The District Authority shall, after due verification , grant a certificate of registration of 

the existing well ( s) in Form II . 
(6 ) The certificate of registration of the well(s ) issued by the District Authority shall not 

entitle the owner of the well(s ) to any right for unrestricted extraction of groundwater. 
( 7) District Authority shall upload district -wise information of registration of wells in the 

State on the website provided by GSDA . 
(8 ) Pending communication by the District Authority , on the decision of the application for 

registration of well (s) under the rule , the owner of existing well (s ) shall be entitled to 
continue extraction of groundwater in the same manner as he/ she was using prior to the 

date of submission of the application for registration . 
(9 ) The certificate of registration of existing well(s) shall be valid for a period of twenty 

years from date of issue . 
( 10 ) After expiry of registration , the well(s) shall have to be registered again in accordance 

with the procedure laid down under this rule or amendments thereof. 
(11) If any owner has more than one well , a separate registration for each well shall be 


necessary . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, जुलै २५ , २०१८/ श्रावण ३, शके १ ९ ४० 


३५ 


7 . Permission to dig /drill deep well(s ) for drinking water purpose - 
(1) The State Groundwater Authority may grant permission to dig /drill deep well of more 

than 60 meters depth in notified and non -notified areas for drinking water purpose. 
(2 ) Every application in any of the notified or non -notified areas for permission to dig/drill 

deep well for drinking water purpose under sub -rule (1) above , shall be made in Form 
III, and in the case of the gram panchayat, ward committee , housing society ,municipal 
council, municipal corporation or Maharashtra Industrial Development Corporation 
(MIDC ) or any other planning authority for the area accompanied by its resolution and a 
fee as may be prescribed by the State Groundwater Authority . The application ( s) shall 
be submitted to the District Authority . On receipt of such application ( s), the District 
Authority shall refer the application to the District Senior Geologist, GSDA for technical 

opinion and recommendations. 
(3) The District Senior Geologist, GSDA based on the hydro -geological and if required 

geophysical studies, shall submit a report to the District Authority within thirty days 

from the date of receipt of application from the District Authority . 
(4 ) Depending on technical recommendations of the District Senior Geologist, GSDA , 

District Authority may grant or refuse the permission for digging/drilling deep well in 
Form IV within fifteen days after receipt of technical recommendations of the District 
Senior Geologist, GSDA . 


8 . 


Levy of cess on the use of existing deep wells in non- notified Areas - 
The State Government shall, in consultation with the State Groundwater Authority , levy 
and collect a cess through Revenue Department on extraction of groundwater for 
Agricultural or Industrial usages from the existing deep wells in non- notified areas , 
which shall be two times the cess levied by the Maharashtra Water Resources 
Regulatory Authority (MWRRA ) established under the Water Resources Act , 2005 and 
this cess shall be levied for every financial year and be collected before 31st March of 


that year. 


9 . 


Levy of cess on use of existing deep wells in notified and non -notified areas till the 
notification of groundwater use plan and crop plan - 
The State Government shall, in consultation with the State Groundwater Authority , levy 
and collect a cess through Revenue Department on extraction of groundwater for 
agricultural or industrial usages from the existing deep wells in notified as well as non 
notified areas, which shall be four times the cess levied by the MWRRA established 
under the Water Resources Act, 2005 and this cess shall be levied for every financial 
year and be collected before 31st March of thatyear. 


m w 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जुलै २५ , २०१८ / श्रावण ३, शके १ ९ ४० 


10. Monitoring the implementation of Integrated Watershed Development and Management 
Plan by District Watershed Management Committee - 

Following steps shall be taken for implementation of the integrated watershed 
development and management plan - 
( 1) The District Watershed Management Committee shall monitor the implementation of 

integrated watershed development and management plan through the concerned 
departments for notified and non -notified areas in the district . Implementation priority 

shall be given to the notified areas . 
( 2 ) The District Watershed Management Committee shall submit department wise 

budgetary requirement to the State Government through State Groundwater Authority 
for implementation of the integrated watershed development and management plan as 
approved by the State Water Council under Sub - Section (2 ) of Section 16 of the 
MWRRA Act, 2005. After receipt of the budgetary grant from the government, the said 
Committee shall further ensure the implementation and monitoring of the said approved 
plan . 


11 . 


Recovery of the cost of rainwater harvesting structures, from the occupants in notified 


urban areas - 


( 1) The State Groundwater Authority shall issue directives to GSDA to provide the maps 

demarcating the recharge-worthy area where recharge is a necessity and guidelines for 
construction of appropriate rainwater harvesting structure( s) to the urban local bodies in 


the notified urban area (s ) . 


(2 ) The State Groundwater Authority shall issue directives to the concerned Authorities or 

local bodies , to make the construction of appropriate rainwater harvesting structure(s) 
mandatory in the recharge -worthy areas where recharge is a necessity as demarcated in 

the maps , having an area of 100 square meters ormore . 
( 3) If the occupants or developer or builder or society of the respective premises fail to 

construct the appropriate rainwater harvesting structure (s ) within a period of six months 
from the date of issue of notice to the occupants , the concerned urban local body shall 
construct the rainwater harvesting structure(s), for such buildings and shall recover 1.25 
times the cost of its /their construction . 


12 . 


Rainwater harvesting on residential and non- residential buildings - 
(1) Urban local bodies and PRIs shall approve the building plan of an area of 100 square 

meters or more, if the provision for appropriate rain water harvesting structure (s ) are 
provided in the building plan . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, जुलै २५ , २०१८/ श्रावण ३, शके १ ९ ४० 


३७ 


(2 ) The provision of the rainwater harvesting structure( s) should be such that the fifty per 

cent of the collected water should be recharged to the aquifer in case of recharge-worthy 
areas. In case of non -recharge worthy areas, sufficient underground storage tanks should 

be constructed within the premises and provisions for use of this water should be made. 
(3) The ULBs and PRIs shall provide permanent water supply connection and Occupancy 

Certificate to the concerned owner, only after receiving a satisfactory proof of 
compliance of construction of rainwater harvesting structure(s ). 


13. Incentives for best practices and Innovative Activities - 
( 1) The State Groundwater Authority shall encourage or incentivise the best practices and 

innovative activities for those Watershed Water Resources Committees , villages , local 
communities or Non -Government Organisations who , through their innovations , 
activities, and persuasion have - 
(a) improved the groundwater conditions in the notified areas. 
(b ) adopted self-regulation to prohibit water intensive crops in the areas , 
(c) practiced annual water budgeting and ensured the implementation of groundwater 

use plans and crop plans , 
(d ) adopted self- regulation to further digging /drilling of deep wells in the area 

continuously , 
(e ) adopted techniques for water safety and security and made the area scarcity free , 
(f) implemented innovative techniques of rainwater harvesting and water conservation , 
( g) Performed cent-per cent registration of wells and ensured receipt of cess from the 

existing deep well owners. 
(2 ) Incentives for the above activities shall be decided by the State Government on 

recommendation of the State Groundwater Authority. 
( 3 ) A separate committee shall be constituted by the State Groundwater Authority, for the 

selection and granting of incentives. 
(4) The cost of the incentives shall be borne by the Water Supply and Sanitation Department 


of the State Government. 


14 . 


Directives for preparation of prospective crop plan based on groundwater use plan in 


the notified areas - 


( 1) On receipt of a copy of the notification of the area, and constitution of Watershed Water 

Resources Committee from the State Groundwater Authority , the State Government 
shall issue directives to the district officers Agriculture Department to prepare a 
prospective crop plan based on the groundwater use plan in the notified area . District 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जुलै २५ , २०१८ / श्रावण ३, शके १ ९ ४० 


officers of Agriculture Department shall consult the District Authority , Watershed Water 
Resources Committee and Panchayat as the case may be while preparing of such plans 

and officers of GSDA shall provide all assistance. 
(2) After receipt of such directives from the State Government, the district officers of the 

Agriculture shall direct all the district officers of the concerned departments to make 


available the relevant data for the purpose . 


( 3) After receipt of such directives from the State Government, district and taluka officers of 

the Agriculture Department shall collect all the relevant information pertaining to the 
existing cropping pattern and its water requirement and prepare village -wise prospective 
crop plan based on the groundwater use plan in consultation with district officers of 


GSDA . 


(4 ) Agriculture Department shall make all possible combination of crops that could be 

cultivated within the notified area until the total water requirement of all the crops in a 

given season is less than or is equal to groundwater available for that season . 
(5) While preparing the prospective crop plan , the cropping pattern of that area (as per agro 

climatic zone) the average consumption of water for each crop as finalized by the Water 
and Land Management Institute , Aurangabad , the precipitation of the previous 

hydrological cycle, and GSDA estimation , shall be considered . 
(6 ) The area under water intensive crops should not exceed the area of the crops taken in the 

previous year and should undertake to shift to alternate water saving irrigation practices 
e.g. drip irrigation etc., so that there is a net reduction in consumption of water. The 
Watershed Water Resources Committee should decide for increasing the crop area only 

based on such savings, assuming 30 % reservation for drinking water in its jurisdiction . 
(7 ) A draft of the prospective crop plan shall be discussed with the Gram Panchayat and 

after their consent, shall be placed for approval in the Gram Sabha of the respective 


Gram Panchayat. 


( 8 ) 


After the approval of Gram Sabha, the Gram Panchayat shall submit plans to the 


Watershed Water Resources Committee . 


(9) Watershed Water Resources Committee shall compile all the plans and give approval for 

implementation and a copy of the same shall be forwarded to the District Authority . 
(10 ) District Authority shall notify these village -wise prospective crop plans. 


15 . Permission for cultivation of water intensive crops in notified area - 
( 1) Any person who intends to cultivate a crop which is water intensive and has not been 

included in the approved crop plan shall apply in Form V with reasons to the Watershed 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, जुलै २५ , २०१८/ श्रावण ३, शके १ ९ ४० 


३ ९ 


Water Resources Committee thirty days before the sowing period of the proposed water 
intensive crop ,mentioning the name of the crop and the area to be cultivated, along with 

the payment of fees as decided by the State Groundwater Authority , if any . 
( 2 ) The Watershed Water Resources Committee , in consultation with District Senior 

Geologist, GSDA shall communicate , within thirty days form the date of receipt of 
application , in writing to the applicant, about its decision regarding acceptance or refusal 
in Form VI for cultivation of water intensive crop and also to take such water 

conservation measures at his /her own cost mentioned in Form VI. 
(3) The Watershed Water Resources Committee shall obtain an undertaking from the 

applicant that he will use micro irrigation methods for water intensive crops . 


16 . Terms and conditions of registration of drilling agencies - 
(1) Every drilling agency , drilling machine operator or person who intends to carry on the 

business of drilling of well by a drilling rig in the state , shall have to register with GSDA 
by applying in Form VII alongwith fees as may be prescribed by the State Government 

for every drilling rig . 
(2 ) After notification of these Rules, the Director, GSDA shall publish a notice for 

registration of drilling agencies along with prescribed Application Form VII and 

information booklet mentioning the registration procedure. 
(3) Registration certificate issued by Director, GSDA shall be in Form VIII and would be 

valid for a period of three years from the date of registration . 
(4 ) On expiry of such period , the owner of the drilling rig shall apply for a fresh registration 

after following the procedure as laid down from time to time. 
(5) The drilling agency or drilling machine operator shall display the registration certificates 

on the drilling machines at all the times at a convenient place duly visible to the visitors . 
(6 ) The drilling agency or drilling machine operator shall not drill any well after the expiry 

of registration certificate. If found so , will be liable for punishment as per the provisions 


of Sections 52 and 53 of the Act . 


( 7) If Director, GSDA is satisfied on a reference made to him or otherwise that the 


registration is not based on the facts or the holder of the registration has failed to comply 
with the conditions, subject to which the registration was granted , or has contravened the 
provisions of the Act or these Rules , may cancel the registration after providing an 

opportunity to the licensee of being heard . 
(8 ) The Director, GSDA may cancel or suspend the registration , or modify the conditions 

stipulated at the time of issue of the registration , if it is satisfied , based on one or more 


HTT OR --0--380- & 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जुलै २५ , २०१८ / श्रावण ३, शके १ ९ ४० 


reports in writing from the State Government or a reference made to him by the State 
Groundwater Authority or the District Authority , that a situation has arisen which 
warrants limiting the extraction of groundwater. No registration shall be cancelled 

without giving an opportunity of being heard to the registration holder . 
( 9) It shall be the responsibility of the driller and the land owner to refill and close down 

any dry well completely before leaving the site for avoiding any fatal accidents . 


17 . 


Other members of the District Watershed Management Committee - 

The following shall be other members to be nominated by the State Government 
under Sub -section (2 ) of Section 18 of the Act on the District Watershed Management 
Committee - 


1 . 


One member of State Legislative Assembly from the concerned area as nominated by 


the Government of Maharashtra . 


2 . 


3 . 


One member of the Maharashtra Jal Sandharan Parishad representing the area in the 
District . 
Chairpersons of all the Watershed Water Resources Committees in the district . 
Chairperson of Agriculture & Water Conservation Committee , Zilla Parishad . 
Chairpersons of all Panchayat Samitis in the district. 
Chief Executive Officer , Zilla Parishad . 


4 . 


5 . 


6 . 


7 . 


Superintending Engineer (Irrigation Management), Water Resources Department of the 
district. 


8 . 


District Level Officer of Water Conservation Department. 


9 . 


District Level Officer ofMaharashtra Jeevan Pradhikaran . 


10. Superintending Agriculture Officer of the district, Agriculture Department. 
11. District Senior Geologist , GSDA . 


18 . 


Meetings of the District Watershed Management Committee - 


( 1) The District Watershed Management Committee shall conduct at least one meeting in 


each quarter. 


(2 ) The Chairperson may also call for a special meeting of the District Watershed 

Management Committee as and when required or on receipt of a requisition in writing 

from any member stating the issues for consideration atmeeting . 
(3 ) Notice of regular meetings may be given to each of the members and invitees at least 

fifteen days in advance of the scheduled date . 
(4) The Chairperson shall preside over the meetings and conduct the business of the 

meeting. In absence of the Chairperson , the members who would be present, may elect 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, जुलै २५ , २०१८/ श्रावण ३, शके १ ९ ४० 


४१ 


by majority , one of the members to preside over the meeting and carry out the business 

of the meeting . 
( 5) All questions which come up in any meeting shall be decided by a majority of votes of 

the members present. In the event of equality of votes , the chairperson of the meeting 
shall have casting vote . 


19 . Implementation ofdecisions of the District Watershed Management Committee - 
(1) The District Authority shall be responsible for the implementation of the decisions taken 

by the District Watershed Management Committee and forward the same to the 
concerned departments for necessary 

actions. 
(2) The District Authority shall conduct monthly meeting to review all the decisions and 

directives given to the concerned departments . 
(3 ) The status of compliance of the decisions of the District Watershed Management 

Committee shall be presented by the District Authority before the District Watershed 
Management Committee in each meeting. 


20 . Preparation of Integrated Watershed Development & Management Plan - 
(1 ) The District Watershed Management Committee shall prepare an Integrated Watershed 

Development and Management Plan as laid down under section 19 of the Act. 
( 2) Such plan shall be prepared at watershed and / or aquifer level and these individual plans 


shall be merged into the sub -basin or basin -wise water plan . 


21. Prohibition of extraction of water from an existing well for a certain period - 
(1 ) For the purpose of such prohibition , the District Authority shall prioritize the wells 

within the area of influence of the public drinking water source . Prohibitory orders will 
be first issued in respect of the wells from which groundwater is not extracted for use of 
irrigating standing crops and if necessary, for the wells from which groundwater is 

extracted for irrigating the standing crops. 
(2 ) If there is a single well in the area of influence of public drinking water source and 

having sufficient yield to provide drinking water to the villagers along with owner s 
water requirement for agriculture, in such case, instead of an order of prohibition , the 
District Authority may require the owner to make mandatory to make drinking water 

available to the villagers/ citizens . 
( 3 ) The order under section 22 ( 1) and ( 2 ) of the Act, shall be served on the owner of the 


well and shall be given wide publicity . 


HTT O ---- 780- & 37 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जुलै २५ , २०१८ / श्रावण ३, शके १ ९ ४० 


22 . Protection of drinking water sources against contamination - 
(1) If the District Authority is of the opinion that any of the public drinking water sources 

notified under section 20 have got contaminated by any means , shall take necessary 
steps immediately and in case of epidemics, without any delay, after verification of the 
contamination , to stop the source(s ) of contamination or shall take such remedial 


measures as may be 

necessary . 


(2 ) If the contamination cannot be stopped at the local level, after such treatment as may be 

necessary, the District Authority shall stop the extraction of groundwater from the 
contaminated drinking water source till the contamination is completely removed / 
stopped and shall make alternate arrangement of drinking water supply for the affected 

population . 
( 3) The District Authority , if necessary , shall further refer the case to the State Groundwater 

Authority for removal of the contamination and the State Authority shall take necessary 
action as per Rule 5 , above. 


23 . 


Regulation of Extraction of Water from the wells in water scarcity areas - 
District Authority shall take necessary actions as per Rule 21, above, to regulate the 
extraction ofwater from thewells in any water scarcity area . 


24 . Payment of compensation - 
( 1) Every person who is a bonafide owner of the well and whose well has been temporarily 

closed by the District Authority, under section 26 , to protect the public drinking water 
source, shall submit an application through the Watershed Water Resources Committee 
or Panchayat with evidence for claiming monetary compensation for the crops standing 

at the time of receipt of the order for temporary closure of his well . 
( 2) The Watershed Water Resources Committee or Panchayat through Talathi as the case 

may be , along with an Agriculture Officer shall conduct a Panchanama in presence of 
three witnesses from the village and collect all the information about each crop 

and area 
under the crop which were irrigated from the groundwater extracted from his/her well 
and which were standing at the time of issuing orders for temporary closure of his /her 

well by the District Authority for protecting the public drinking water sources . 
(3) Based on the evidence produced by the person making an application for compensation 

and the evidence submitted by the Watershed Water Resources Committee or 
Panchayat, the District Authority after hearing the concerned parties shall pass an order 
for payment of compensation , to the affected stakeholders whose well has been 
temporarily closed for protecting public drinking water source . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, जुलै २५ , २०१८/ श्रावण ३, शके १ ९ ४० 


४३ 


(4 ) A person who is not bonafide owner of the well but is using water from such well for 

cultivating the agriculture crops on contract basis or buying water from the bonafide 
owner of the well or a person who is engaged in sale or trading of groundwater extracted 
from the well, shall also be entitled for any compensation or any other benefit 

whatsoever, due to temporary closure of the well. 
(5 ) No payment of compensation shall be made or no claim shall be entertained , if the 

owner of the well has sunk the well after notification of public drinking water source 

and its area of influence, without a legal permission . 
(6 ) The payment of compensation for the loss of crop yield from the crops standing at the 

time of temporary closure of well shall be at the rate based on minimum support price 
declared by the Government of India or the State Government irrespective of the market 
fluctuation in the price of crops or any crop loan availed by the farmer. 


25 . 


Establishment, Constitution and Incorporation of the Watershed Water Resources 
Committee - 


The State Groundwater Authority shall, by notification in the Official Gazette , 
constitute the Watershed Water Resources Committee as per the provision of sub 
section (2 ) of Section 29 for each notified area within a period of three months from the 
date of notification issued under Sub - section (2 ) of Section 4 . 


26 . 


Term of office of the members of the Watershed Water Resources Committee - 


( 1 ) 


The term of office of the members of the Watershed Water Resources Committee shall 


be three years or for a period till the area is de-notified by the State Authority , 


whichever is earlier . 


(2 ) If the State Groundwater Authority is convinced that the Watershed Water Resources 

Committee has misused the powers delegated under the Act or has defaulted in 
executing the jobs assigned to the Watershed Water Resources Committee under the 
provisions of the Act and after giving chance of being heard , shall dissolve the 
Watershed Water Resources Committee or issue necessary directions to the Watershed 

Water Resources Committee. 
(3 ) The State Groundwater Authority shall reconstitute the Watershed Water Resources 

Committee within three months from the dissolution of the Watershed Water Resources 


Committee . 


(4 ) Pending reconstitution of the Watershed Water Resources Committee , the State 

Groundwater Authority shall direct the State Government to appoint an Officer from 
GSDA to discharge the duties and functions of the Watershed Water Resources 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जुलै २५ , २०१८ / श्रावण ३, शके १ ९ ४० 


Committee and implement the Integrated Watershed Development and Management 
Plan for the notified area prepared by the District Watershed Management Committee 

appointed by State Groundwater Authority . 
(5 ) Any Panchayat within the notified area shall report to the District Authority or to the 

State Groundwater Authority , as the case may be, if the Watershed Water Resources 
Committee has not discharged its duties and functions related to the implementation of 
Integrated Watershed Development and Management Plan and the District Authority or 
the State Groundwater Authority , after verification of the facts through GSDA and 
through the District Watershed Management Committee , shall take such action ( s) as 
may be deemed necessary after giving a chance of being heard to the concerned 
Watershed Water Resources Committee. 


27 . Allowances for members of the Watershed Water Resources Committee - 

The non - government invitee members shall be entitled to receive Travelling Allowances 
( TA ) and Daily Allowances (DA ) from the Watershed Water Resources Committee to 
attend the meetings of the Watershed Water Resources Committee or the tours related 

with the assigned work , as per the prevailing norms of the State Government. 
28 . Procedure to be followed at the meeting of the Watershed Water Resources Committee - 
( 1 ) The Watershed Water Resources Committee shall meet once in 3 months or earlier as 
and when required as per the urgency of the 

of the matter . 
( 2) The member secretary shall issue notice of the meeting of the Watershed Water 

Resources Committee at least 7 days in advance . 
( 3 ) If two -third members of the Watershed Water Resources Committee are not present at 

the scheduled time and venue of the meeting , the meeting shall be adjourned and shall 

be reconvened after one hour for which no quorum would be necessary . 
(4 ) The Member Secretary shall be responsible for recording the minutes of the meeting and 

communicate the decisions taken by the Watershed Water Resources Committee in 
writing to the respective departments or agencies , Pancyayats , the District Watershed 
Management Committee and Water Users Associations for compliance or information as 


the case may be. 
(5 ) The draft minutes of the meeting shall be circulated to all members for comments, if 

any , within seven days and shall be approved from the Chairman considering the 
comments received , and circulated to all members and the same shall be confirmed in 


the nextmeeting. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, जुलै २५ , २०१८/ श्रावण ३, शके १ ९ ४० 


४५ 


(6 ) Policy discussions and decisions taken by the Watershed Water Resources Committee 

shall be displayed at respective Panchayats at prominent public places for the 


information of the public . 


29 . 


Groundwater Management for existing users of groundwater - 
The Watershed Water Resources Committee with technical support from Agricultural 
Department and GSDA, shall prepare a watershed or aquifer based groundwater use plan 
for the notified area as per the procedure laid down under Rule 20 and 22 and submit it 
to the District Authority who shall notify the same in the Official Gazette and also on the 


website of the District Collector and GSDA . 


30 . Implementation of individual measures for artificial recharge of groundwater - 
( 1) The Watershed Water Resources Committee shall motivate the existing users of 

groundwater and owners of wells in the notified area to implement individual measures 

for artificial recharge to the groundwater as approved by the GSDA. 
(2 ) The expenditure for executing the individual measures for artificial recharge to 

groundwater shall be borne by the individual user of the groundwater or the owner of 


the well. 


31. 


Specification of cropping pattern - 
The Watershed Water Resources Committee shall discuss and approve the crop plan 
prepared by the Agriculture Department of the State Government as per the provisions 
under Section 10 ( 1) of the Act. 


32 . Application for sinking new well in a notified area - 
(1) Any person who intends to dig/ drill well in the notified area, shall apply to the 

Watershed Water Resources Committee in Form IX accompanied by payment of a fee 


of Rs.100 / 


( 2 ) 


The Watershed Water Resources Committee shall obtain the recommendation of the 


GSDA on the application for sinking of new well in the notified area within thirty days 
from the date of receipt of the application . 


33. Period for granting permission or refusal to sink a new well in a notified area - 
( 1 ) Based on the recommendations of GSDA , the Watershed Water Resources Committee 

may grant the permission in Form X or may refuse the permission within a period of 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जुलै २५ , २०१८ / श्रावण ३, शके १ ९ ४० 


forty - five days from the date of receipt of the application after giving an opportunity of 

being heard to the applicant. The reasons of refusal shall be recorded . 
( 2 ) The permission to sink a new well shall be subject to the condition that the owner of the 

new well shall construct groundwater recharge structures as suggested by the GSDA 
within one year from the date of issue of the permission by the District Authority , and 
the cost of the groundwater recharge structures shall be borne by the applicant. 


34 . Promotion of Community Participation - 
( 1) The District Authority shall direct the Agriculture Department along with all concerned 

departments to involve the local community and consider the opinion of the farmers 
within the notified area while preparing the crop plan and for selection of crops and total 

area under each crop before finalizing the crop plan for the notified area. 
( 2 ) The District Authority shall direct Agriculture Department and GSDA to involve the 

farmers in the Panchayat in crop water budgeting for preparing groundwater use plan 

and crop plan . 
(3 ) All decisions taken by the Watershed Water Resources Committee shall be explained to 

the community by the Watershed Water Resources Committee before implementation . 
(4 ) Each Panchayat shall identify a few volunteer groups which will help Panchayat in 

implementing the decisions of the Watershed Water Resources Committee . 
(5 ) The Watershed Water Resources Committee through Panchayat shall organize 

community meeting once in 3 months, to discuss the groundwater situation and shall 
identify the problems, and based on the deliberations, the Watershed Water Resources 

Committee shall take necessary action , if any . 
(6 ) The Watershed Water Resources Committee and Panchayat shall request Agriculture 

Department to associate representative farmers from the notified area during the post 

harvest crop adoption survey . 
(7) District Authority shall direct the Watershed Water Resources Committee to establish a 

mechanism in each Panchayat for any conflict resolution . 
(8 ) The Watershed Water Resources Committee shall provide a proper platform for the 

communities at different levels to have a meaningful dialogue for discussion for 
planning and implementing the Integrated Watershed Development and Management 
Plan and monitoring the activities taken thereunder. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, जुलै २५ , २०१८/ श्रावण ३, शके १ ९ ४० 


४७ 


35 . Implementation of decisions and plan of the Watershed Water Resources Committee 
( 1) The District Authority, after satisfying itself that the decisions of the Watershed Water 

Resources Committee are in accordance with the provisions under the Act, shall issue 

executive orders for implementation of the same. 
( 2 ) The executive orders and directions issued by the District Authority shall be 

implemented by the Watershed Water Resources Committee through Panchayats, 
Panchayat Samitis , Zilla Parishads or urban local bodies and through the concerned 

departments of the State Government/ZPs . 
(3 ) For effective and purposeful implementation of the groundwater use plan and crop plan , 

the Watershed Water Resources Committee and Panchayats , Panchayat Samitis or local 
bodies or the concerned departments of the State Government, as the case may be, shall 
have the powers of District Authority as delegated under clause (a ) to (h ) of sub - section 

( 1) ofSection 28 of the Act. 
(4 ) The District Authority shall , by a written order, withdraw any or all the powers of 

Panchayats or Panchayat Samitis or urban local body or any concerned department of 
the State Government, if a District Authority is satisfied that the powers delegated under 
clauses (a ) to (h ) under the Sub -section (1) of the Section 28 of the Act, have been 
misused or infringed and the action taken by them were in contravention of the purpose, 
object and meaning of the provisions made under the Act. 


36 . 


Regulation or prohibition of sand mining 
The Watershed Water Resources Committee shall recommend to the District Authority 
to regulate or prohibit the sand mining in any part or whole of the notified area as per the 
prevailing sand mining policies of the State Government. 


37. Financial resources for the Watershed Water Resources Committee - 
( 1) The fees and other charges collected by the Watershed Water Resources Committee 

under the Section 36 ( 2 ) of the Act shall be utilized for undertaking such activities that 

are supplementary and would improve the groundwater conditions in the notified area . 
(2 ) The Watershed Water Resources Committee in consultation with the District Authority , 

State Groundwater Authority and GSDA shall decide the criteria of sharing the funds 
among the constituent Panchayats , urban local body /bodies and the Watershed Water 

Resources Committee on mutually acceptable formula . 
( 3) The Watershed Water Resources Committee shall assign the responsibility of collecting 

various charges and fees from the stakeholders or applicants, to the respective 
Panchayats . 


TT OR ---- P80-6 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जुलै २५ , २०१८ / श्रावण ३, शके १ ९ ४० 


38 . Budget of the Watershed Water Resources Committee - 
( 1) The Watershed Water Resources Committee shall prepare a budget estimate for each 

financial year and submit it to the District Authority for approval as per the schedule 

specified by the Government, from time to time. 
(2 ) The funds allocated by the State Government towards grants to the Watershed Water 

Resources Committee of the notified area , shall be released to the Watershed Water 
Resources Committee through the District Senior Geologist of GSDA . 


39 . Account of the Watershed Water Resources Committee - 
( 1 ) Each Watershed Water Resources Committee shall open a separate joint account in a 

nationalized Bank with the signature of the Chairman and Member Secretary . 
(2 ) The Watershed Water Resources Committee shall maintain proper accounts , other 

relevant records of receipts and expenditure etc. on an annual basis. 
( 3) The Watershed Water Resources Committee shall prepare an annual statement of 

accounts for each financial year and get it audited by a Chartered Accountant and submit 

the audited report to the GSDA. 
( 4) The GSDA , on receipt of the audited statement from each Watershed Water Resources 

Committee, shall get it audited by the Accountant General as per sub -section (2) of 


Section 40 of the Act. 


40 . 


Assistance of Agricultural Department and GSDA to Watershed Water Resources 
Committees and Panchayats in preparation of groundwater use plans - 
Agricultural Department and GSDA shall assist the Watershed Water Resources 
Committees and Panchayats for preparation of groundwater plans . 


41. 


Technical surveys and supporting work - 
The GSDA shall carry out necessary hydro - geological studies and supporting work as 
per the provisions of the Act and rules made thereunder and follow the guidelines 
prepared for implementation of the Act. 


42. 


Service of Order - 
Every Order passed under the Act shall be served on the concerned department of the 
Government or on the concerned person either by handing it over personally or by 
registered post or through electronic mode (email etc. ) 


43. Appeals - 
( 1) An appeal, filed under sub -section ( 1) of Section 56 , to the District Authority shall be 

accompanied by a fee of rupees one thousand . 
(2 ) An appeal, filed under sub -section (2 ) of Section 56 , to the State Groundwater Authority 

shall be accompanied by a fee of rupees two thousand . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जुलै २५ , २०१८ / श्रावण ३, शके १९ ४० 


४ ९ 


Form I 

(See Rule 6 ( 2 ) 

Application for Registration of Existing Well 
Name of well Owner / Applicant 
Aadhar Number 
Full Address 


2 


3 


4 Name of Village /Nagar Parishad / City in which well 

is located 
5 Name of Gram Panchayat 
6 Name of Taluka 
7 Name of District 
8 Location of well 

(Revenue Survey/Gat Number/ City Survey 

Number etc.) 
9 Year of sinking ofwell 
10 Type ofwell 

Dug well /Bore well / Tube well 

/Dug -cum -bore well 
11 Dimensions of well 

a . Diameter (m ) 
b . Depth below ground level ( m ) 
c . Curbing (m ) 
d . Type of curbing - 

Bricks / Stone/ Concrete /Other 


12 


13 


14 


15 


Purpose 
Irrigation / Industrial/ Drinking /other 
Abstraction device 
Mhot/Electric pump 

/Diesel Engine 
/solar pump set/Hand pump/rope 
And pulley 
Type of Pump : 
Mono -block /Submersible /Engine oil 
Horse Power of the pump set 
If the well is used for irrigation purpose, please provide the following details : 

a . Total extent of land owned (Ha) 
b . Cultivable land (Ha) 
Extent of land irrigated (Ha) 

Crops irrigated during the last year . 
Season Name of Crops 

Area in ha 
Kharif 
Rabi 


16 


C. 


Summer 


Perennial 


HTT OR ---- P80-6937 


4o 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जुलै २५ , २०१८ / श्रावण ३, शके १ ९ ४० 


17 


Duration of pumping for irrigation during 


last year - 


18 


Summer 

hours /day 
Winter 

hours /day 
If the well is used for industrial purpose, please provide the following details : 
a . Type of industry 
b . No. of persons engaged 
c . Water required for the industry ( litres/day ) 

Process/ Washing/ cooling / boiler 
d . If the well is used for drinking purposes 
mentione it 
If required for domestic purpose, please provide the following details : 
a . Total number of persons using drinking 
water 
b . Total number of cattle etc. using water 


19 


20 


Distance of nearest well/ bore well/ tube-well 
from the applicant s well ( in meters) 


Signature of the applicant. 


Date : 


Place : 


DECLARATION 


I /We, (Address ) 

do hereby solemnly affirm and state that 
the information given in the above application is true and correct to the best of my knowledge and 
belief . 


as .. 


I/We further declare that I/we am /are making this application in my/our capacity 

(Farmer/Industrialist/Designated officer) and that I/we am / are competent and authorized 
to make this application and to verify it . If it is found that any information as provided above is false or 
objectionable, then I/we shall be liable for punishment as per the provisions of the Maharashtra 
Groundwater (Development and Management) Act, 2009 . 


Date : 


Place : 


Signature of the applicant . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जुलै २५ , २०१८ / श्रावण ३, शके १९ ४० 


48 


Form II 


(See Rule 6 (5 ) ) 


Certificate of Registration or Refusal of Well/Bore Well/ Tube Well 


1 . Shri/Smt./ 

Miss Son /wife/daughter of.....resident of .... in .... village/wadi in ....Panchayat 
in .... of .... Panchayat Samiti in ...district has applied for registration of his /her well/bore well /tube 
well located in the revenue survey number/ gat number ....... in .....village in .... Panchayat Samiti 
in .....district.... The well has been sunk before the commencement of the Maharashtra Groundwater 
(Development and Management) Act, 2009 (Mah . XXVI of 2013) i.e. 2014. The said well/bore 
well/tube well has been /has not been recorded in the revenue records of the village maintained by the 
village Talathi. 


2 . Based on the facts furnished by the applicant, the well /bore well/ tube well is hereby registered 
under the Maharashtra Groundwater (Development and Management) Act 2009. 


3 . The extraction of groundwater from the registered well in the notified area can be restricted by 
the WATERSHED WATER RESOURCES COMMITTEE during any scarcity period . 


OR 


4 . Based on the facts stated in the application by the owner of the well/bore well/tube well, it is 
noted that the well /bore well/ tube well has not been used for any purpose any time during the year and 
has been lying defunct for past ten years. Therefore, the application for registration of the well/bore 
well/tube well has not been accepted . 


(Strike out whichever is not applicable ) 


Date : 


Place : 


Name and Signature of the 
Designated officer with seal. 


Contact :-email 


----, website -----, phone numbers 


----, fax numbers etc. 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जुलै २५, २०१८ / श्रावण ३, शके १९ ४० 


Form III 


(See Rule 7 (2 ) 


Application for Permission to Drill Deep Well for Drinking Water Purpose 


To , 


The District Authority , 


District 


Maharashtra 


Sir , 


I /We the resident( s ) of ---- village/Gram Panchayat --------- taluka/Panchayat Samiti ------ district 
and holding the charge as 

of the Gram Panchayat, 

Statutory 
organization ,desire to construct a deep well of ------ metres depth below the ground level for extraction 
of groundwater exclusively for drinking water use. There is no existing well for dependable supply of 
groundwater for drinking water and domestic use . I, therefore , make this application for grant of 
permission for construction of deep well of metres depth . I undertake to abide by the terms and 
conditions as may be specified in the permission including the condition to maintain the deep well. I 
also agree to close the deep well, if and when required by the Authority without claiming any 
compensation therefor. 


I hereby furnish the following particulars 

(i) Name of village 
( ii)Name of the applicant 
(iii ) Aadhar Number 
(iv ) Full address 
(v ) Telephone No. 


: 


: 


: 


2 . 


Location 


: 


3 . 


( i) Survey No. 
( ii ) Name of the village 
( iii ) Name of the Gram Panchayat 
Present status of drinking water wells in the village/Gram Panchayat : 
Total population in the village/Gram Panchayat : 
Total number of persons to be supplied drinking water from the proposed deep well : 
Total water requirement per day : 

in litres 


4 . 


5 . 


6 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जुलै २५ , २०१८/ श्रावण ३, शके १९ ४० 


५३ 


7 . 


Proposed design of deep well 
a . Depth (m ) : 


b . Diameter ( m ) : 


DECLARATION 


I, 

....do hereby solemnly affirm and state that the information 
given in the above application is true and correct to the bestofmy knowledge and belief. 
I further declare that I am making this application in my capacity as. 

and that I am 
competent and authorized to make this application and to verify it . 


Date : 


Place : 


Signature of the applicant 


Note :- A copy of a resolution of the Gram Panchayat or the concerned local body to that effect should 
be attached with this application . 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जुलै २५, २०१८ / श्रावण ३, शके १९ ४० 


Form IV 


(See Rule 7 (4 )) 
Grant of Permission or Refusal for Drilling of Deep Bore / Tube Well 


No. 


dated 


With reference to the application number 

..... dated .......... Shri 
/Smt.... Son daughter / wife of 

residing at .. 

is hereby 
granted /refused the permission to drill deep well of depth ...........m . and diameter ..... 

..mm in 
Revenue survey No./Gat No. in ....... village of 

Gram Panchayat of..... 
taluka of.......... District ........ for drinking water purposes. 


2 . 


The permission is granted , subject to the following conditions : 


(i) 


The permission for drilling of deep well is only for the above specification and any 
contravention in location shall be deemed to be contravention of the rules . 


( ii) 


The State Groundwater Authority or any person duly authorized by it shall have the right 
to enter and inspect the place with such assistance as may be necessary to satisfy 
whether the conditions and restrictions specified in this permit are being complied with . 
If the deep well struck sufficient groundwater to be pumped by a pump, then the quality 
of groundwater shall be tested in a laboratory and if found potable only then the water 
shall be supplied to the community . 


( iv ) 


If the deep well thus drilled dose not strike water , then due care should be taken by the 
owner of the land to fill the borehole completely for avoiding any fatal accident. 


( v ) 


Results of drilling deep well shall be communicated by the applicant within seven days 
from completion of drilling work as permitted above , to the District Senior Geologist, 


GROUNDWATER SURVEYS AND DEVELOPMENT AGENCY and the District 


Authority . 


3 . 


Any other conditions ( to be specified ) 


OR 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जुलै २५ , २०१८ / श्रावण ३, शके १ ९ ४० 


५५ 


4 . 


The permission is refused due to ................. (reasons). 


Date : 


Place : 


Name and Signature of the 
Designated Officer of the District 

Authority. 


Seal 


Contact : email 


Phone number-- . 


fax number 


भाग चार -- ब -- २४०-८ 


५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जुलै २५, २०१८ / श्रावण ३, शके १९ ४० 


Form V 


(See Rule 15 ( 1 ) 


Application for cultivation ofwater intensive crops in a notified area 


1 . 


2 . 


3 . 


Name of the Applicant . ........... 
Aadhar number of Applicant .......... 
Address of the Applicant: Village ........Gram Panchayat...... Taluka .......Disrtict ........ 
Details of Land : Revenue Survey No./Gat No./City Survey No. Village- 
Taluka ------ District ---------- Total land area : 
Name and area (in Ha) of the proposed water intensive crops to -be cultivated 


4 . 


5 . 


6 . 


Details of the last year crops — 


Season 


Name of Crops 


Cultivated Area Irrigated area in Area under micro 
in ha ha 

irrigation in Ha 


Kharif 


Rabi 


Summer 


Perennial 


7 . 


Source of irrigation 


(Dug well /Bore -Well/Dug cum Bore well ) 


8 . 


Details of well : 


Registration number of the well 


Depth - 

Diameter 
Pump Type - 

Capacity of Pump (HP ) 
Pumping hours- (i) Kharif ...hrs/ day ( ii ) Rabi.....hrs/day ( iii ) Summer ....hrs/day 


Copy of 7/12 extract is attached herewith . 


DECLARATION 


I/We, .... 

...do hereby solemnly affirm and state that the 
information given in the above application is true and correct to the best of my/our knowledge and 
belief. 


I/We assure that the proposed water intensive crops will be irrigated through micro 
irrigation system and area under proposed crops will never be increased without prior permission of the 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, जुलै २५ , २०१८/ श्रावण ३, शके १ ९ ४० 


५७ 


Watershed Water Resource Committee. In case of failure to do so , Watershed Water Resource 
Committee will have every right to cancel or revoke the permission . 


Date : 


Place : 


Signature( s) of the applicant(s ). 


भाग चार-- ब -- २४०-८अ 


५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जुलै २५, २०१८ / श्रावण ३, शके १९ ४० 


Form VI 


(See Rule 15 ( 2 ) 


Permission or Refusal for Cultivation of water Intensive Crops in notified area 


No..- ..... 


.....dated ....... 


1 . 


2 . 


The Watershed Water Resource Committee received the application number 

dated 
of Shri /Smt. ....... Son / daughter / wife of..... 

..residing at 
to cultivate 

.(Name of Crops) water intensive crops in area...... ha of 
Revenue Survey No./Gat No./City Survey No. 

Village..... 
Panchayat..... 

........ Taluka ........District.. 
The Watershed Water Resource Committee has scrutinized the application and attached 
documents therewith , and after ascertaining the facts and the technical opinion of the District 
Senior Geologist, District...... from Groundwater Surveys and Development Agency , 
Watershed Water Resource Committee grants/ refuse the said permission to 
cultivate .........crops in .......ha. area . 
This permission is valid for the period commencing from (date ) 

and ending 
..(date ) 
This permission is subject to the following conditions : 
(a ) The applicant shall not cultivate more than the permitted area for water intensive crops. 

If found , the applicant shall be banned for cultivating any perennial crops for next three 


3 . 


on ..... 


4 . 


years . 


(b ) 


The Applicant has to take water conservation measures at his/her own costs. 
(Any other condition to be specified .) 


( C ) 


Date : 


Place : 


Name and Signature of Designated 


Officer of Watershed Water Resource 


Committee with seal of the office . 


Contact : email 


phone number ---- 


fax number ----- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जुलै २५ , २०१८ / श्रावण ३, शके १ ९ ४० 


Form VII 


( See Rule 16 ( 1 ) 


Application for Registration of Drilling Rig 


1 


2 


3 


Yes / No 


4 
5 
6 


7 
8 


Name of the applicant 
Aadhar Number of the applicant 
Applicant is resident of Maharashtra or not 
Full Address with phone and Mobile number 
Name and registration number of the Firm 
Address of the Firm 
Phone / Mobile No. 
Email Address 
Name of Districts selected for 
drilling work (Area of operation ) 
Details of Drilling Rig 
Description of the Drilling Rig 
Type of Rig 
R.T.O. Registration number of the Rig 
Rotary /DTH 
Capacity of the compressor of the Rig 


9 


10 


Pressure 
Pressure - 


PSI 
CFM 


11 


Copies of the documents/ Certificates 
i) Income Tax Returns 


ii) Valid GSDA Registration Certificate 

of the Firm 
iii) R.T.O. Registration certificate of the Rig 
iv ) Current tax certificate 
v ) Insurance certificate of the Rig 
vi) PAN card / TAN card numbers of the owner/ 
firm 
vii ) Registration Fee Rs 

/ Receipt 


Name of the owner of Drilling agency / Name of Firm 

Signature 

Seal 


Date : 


Place : 


६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जुलै २५, २०१८ / श्रावण ३, शके १९ ४० 


Form VIII 


(See Rule 16 ( 3 ) 


Certificate of Registration of Drilling Rig 


Name of the owner of drilling agency /Address 


2 


Name of Firm / Address 


3 


Type of Drilling Rig 


4 


Diameter of Bore well/ tube well 


5 


Rig well vehicle carrier number 
Capacity of Compressor 


6 


Pressure – PSI 


7 


Pressure – CFM 


8 


Drilling Rig Registration number 


9 


State 


Capacity of 


District 


Type of 


Year 


Compressor 


Drilling Rig 


M 


H 


10 


Period of the validity of Registration Certificate 


Important Notice : 


1 . 


2 . 


3 . 


This registration certificate is valid only in Maharashtra. 
Drilling agency shall not drill any well/ bore/ tube well after expiry of this certificate 
and if found, he shall be punished as per the provisions of Sections 52 and 53 of the Act . 
Drilling work should be carried out as per the provisions made under the Maharashtra 
Groundwater (Development and Management) Act , 2009 and as per the Agreement in 
the model form prescribed by Maharashtra Groundwater (Development and 
Management) Rules, 2018 . 


Date : 


Place : 


Name and Signature of the Authority 

with Designation and Seal. 
phone number --- 

-- , fax number 


Contact : email 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जुलै २५ , २०१८ / श्रावण ३, शके १९ ४० 


६१ 


Form IX 


1 . 


(See rule 32 ( 1 ) 
Application for Permission to Sink Well in Notified Areas 
(i) Name of the applicant 
(ii ) Father s /Husband s name 
( iii ) Aadhar number 
(iv ) Full Address 
( v) Telephone / Mobile No. 


.. 


2 . 


Location 


.. 


( i ) R.S /Gat No. 
( ii ) Name of the village 
( iii )Name of the Gram Panchayat 
(iv ) Taluka 
( v ) District 


: 


.. 


1 . 


Details of wells to sink 
( a ) Proposed dimensions 

: Depth ........ m below the ground level; Diameter ...... m . 
(b ) Distance of the nearest well/borewell/ tubewell from this well : 
(C ) Purpose 

: Drinking/ Domestic /Agriculture/Horticulture / Industrial/Other. 


2 . 


If the proposed use is Agriculture 
( a ) Status of the farmer 
( b ) Total extent of land owned 
(c ) Extent of land to be irrigated 
( d ) Proposed cropping pattern 


: Marginal farmer / Small farmer / Big farmer 

На 


......... 


3 . 


If the proposed use is drinking water purpose – 
(a ) Total number of persons 
(b ) Total water requirement per day : in kilo litres. 


4 . 


.. 


If the proposed use is industrial purpose 
( a ) Type of industry 
(b ) No. of persons engaged 
(c ) Purpose of water use in the industry : Process/Washing/Cooling/Boiler/Domestic and Sanitary / Gardening 


5 . 


If the applicant is not the land owner : whether the consent of the land - owner is obtained (copy 
to be enclosed ) 


DECLARATION 


I/we, .... 

do hereby solemnly affirm and state that the 
information given in the above application is true and correct to the best of my knowledge and belief. 


६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जुलै २५ , २०१८ / श्रावण ३, शके १ ९ ४० 


I/we further declare that I/we am /are making this application in my capacity 
as ............. and that I am competent and authorized to make this application and to verify it. 


Date : 


Place : 


Signature of the applicant. 


Note : 1. Incomplete application is liable to be rejected without assigning any reason ; 

2. The consent of the owner of the land (if such owner is not the applicant ) should invariably 
accompany the application . 
3. Separate permit should be obtained for each well . 
4. Copy of 7/12 extract . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जुलै २५ , २०१८ / श्रावण ३, शके १९ ४० 


६३ 


Form X 


(See rule 34 ( 1 ) 


Permission or Refusal to Sink Well in notified Area 


No. - 


dated ..... 


...... 


With reference to the application No. 

dated ............ Shri 
/Smt...... ... Son / daughter / wife of.... 

residing at 

..is hereby 
granted /refused the permission to sink well of depth ..... ..m and diameter...........mm in R.S./Gat 
No............... in 

.in ..... Village of ...............Gram Panchayat of ......taluka of ...........District..... 


for ...... purpose . 


2 . 


( i) 


Permission is granted subject to the following conditions: 
The Watershed Water Resource Committee or any person duly authorized by it shall 
have the right to enter and inspect the newly sunk well . 
The owner of the well shall register the new well with the District Authority . 
The permit holder should not deviate from the specifications regarding the well above 
mentioned . 


( ii ) 


( iii ) 


(iv ) 


The permit holder shall not use the groundwater extracted from the well after renovation 
for any purpose other than specifically applied and allowed under the permit . 
The permit holder shall not enter into any trading or sale of groundwater after renovation 


( v ) 


of the well . 


(vi) 


The Watershed Water Resource Committee has the right to close or requisition the well 
if it is deemed necessary in the public interest. 


Any other conditions ( to be specified ) 


Date : 


Place : 


Name & Signature of the Designated Officer . 


Contact : email 


phone number ---- 


--, fax number --- 


n 


ATT OR ---- 780-9 


६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जुलै २५, २०१८ / श्रावण ३, शके १९ ४० 


AGREEMENT 


(On Rs. 100 /- stamp paper) 
This Agreement is made at this ------------day of -20 .....between Executive 
Engineer, Rural Water Supply , Zilla Parishad / District Senior Geologist, Groundwater Survey 
Development Agency , on behalf of the State Ground Water Authority of Maharashtra , 
hereinafter referred to as “ State Groundwater Authority ” having office at.................. of the one part 
and the Drilling agency Shri .-- 

son of Shri 
residing at 


having 


firm name 


-address 


hereinafter referred to as “ The Registered Drilling agency ” for the purpose of Rig Machine Registration 
made mandatory under the provisions of the Maharashtra Groundwater (Development and 
Management) Act 2009 (Rule No.17 ) . 

1 . That the construction of Bore wells / Tube wells in the State of Maharashtra with the 


2 . 


assistance of Rig Machine bearing R.T.O. registration no . 

and GSDA 
registration number owned by Drilling agency ------ 

who has 
agreed to execute the drilling work in accordance with the Maharashtra Groundwater 
(Development and Management) Act 2009 and the Maharashtra Groundwater 
(Development and Management) Rules, 2018 (here after referred to as Rules ). 
And that the work of construction of Bore wells / Tube wells by the above Registered 
Drilling agency is allowed on the following conditions 
( a ) To undertake construction of Bore wells / Tube wells in the Maharashtra State as 

per rules and sub rules specified under the Maharashtra Groundwater 
(Development and Management) Act 2009 and specific terms and conditions, 
laid down by the State Groundwater Authority while granting registration of the 

drilling rig machine, as amended from time to time. 
(b ) Drilling completion report will have to be handed over the owner of the bore 

well in the prescribed Form in form no.15 and to local State Groundwater 
Authority for information . 
(i) TheMS casing pipe used should be conforming to IS : 1239 and PVC casing 

pipe should be conforming to IS :4985-1988. Good quality cap , coupling, 
socket should be used and proper grouting should be done to protect the 
Bore well / Tube well. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जुलै २५ , २०१८ / श्रावण ३, शके १९ ४० 


६५ 


(ii) To avoid any accident in the Bore well / Tube well , the casing pipe along 
with cap 

should not be removed if the Bore well / Tube well is abandoned . 
(iii ) Yield test of Bore -wells for each successful bore well using 90 ° V Notch 

by air lift method should be carried out and recorded properly . 
(iv ) Measurement of Bore well / Tube well drilled will be checked by the 

Executive Engineer , Rural Water Supply , Zilla Parishad / District Senior 
Geologist, Groundwater Survey and Development Agency or their 
authorised representatives. At the time of measurement, if it is observed 
that the Bore well / Tube well has been damaged by collapsing, filling of 
debris etc. then the registered drilling agency will have to carry out 

necessary extra drilling / re - drilling / flushing work at no extra cost. 
The Registered Drilling agency shall collect samples of rock formations 
encountered during the drilling for every 3 meter interval at each of the Bore 
well site and hand over the samples to the District Senior Geologist along with 
Bore well Completion Report. 
The registered drilling agency shall comply with the following regulations: 
(i) The Registered drilling agency should follow the Rules and Regulations 

regarding , measures in prevention of fatal accidents of small children into 
abandoned Bore wells and Tube wells as directed by the Government of 
Maharashtra and guidelines given by the Honourable Supreme Court of 


( c ) 


(d ) 


India . 


( e ) 


( ii ) Suitable precautions shall be taken to prevent persons being struck by articles 

which might fall . 
( iii) The Registered Drilling agency will have to make payment to the labourers 

as per the Minimum Wages Act. 
The Registered Drilling agency shall comply with the following regulation as 
regards the Rig Machine and other equipment to be used by him : 
(i) Rigs including their attachments , anchorages and supports shall 

Be of good mechanical construction , of sound material and adequate 

strength . 
b . Be kept in good working order . 
( ii ) Rig driver or Rig operator shall be adequately qualified and must have valid 

driving license . 


a . 


HTT OR ---- 780-937 


६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जुलै २५ , २०१८ / श्रावण ३, शके १ ९ ४० 


The Registered Drilling agency shall provide all necessary personal safety 
equipment and first aid apparatus for the use of the persons employed on the site. 
All gold , silver, oil, minerals of any description , all precious stones, coins, 
treasures, relics , antiques or any articles of public interest and other similar 
things which may be found in or at any of the sites during the excavations, shall 
belong to and would be the property of the Government. The Registered Drilling 
agency shall deliver such articles to the nearest Police Station under intimation to 


the Tehsildar / Sub Divisional Revenue Officer / Collector of the District 


3 . 


4 . 


5 . 


immediately . 
(h ) The Registered Drilling agency shall agree to execute the work of construction of 

Bore wells / Tube wells following all rules and all above said conditions 
scrupulously in the State and the State Groundwater Authority permits to do the 

above work to the Registered Drilling agency . 
The agreement is valid for one year from the date of agreement. If it is not renewed 
further , the agreement will be treated as terminated . 
Registration certificates should be kept with the rig machine. If not kept so , as per 
Maharashtra State Groundwater (Development and Management) Act 2009 (section no . 
52 and section no . 53 ) and rules thereunder, necessary action will be taken . 
As per the demand of officers designated by the Groundwater Authority , Rig Machine 
Registration Certificate should be produced . 
If it is found that the information given by the Drilling agency for the Rig Machine 
Registration is not true and document(s) are not correct, then the Local State 
Groundwater Authority may terminate the Rig Machine Registration as per the 
provisions of the Rules. 
While drilling of bore well / tube well, if it is found that the registered drilling agency 
has not followed rules under the Maharashtra State Groundwater (Development and 
Management) Act 2009 , then the Registration of the drilling agency will be terminated . 
The Registered Drilling agency is bound to carry out work of the Bore wells / Tube 
wells as per the Maharashtra State Groundwater (Development and Management) Act 


6 . 


7 . 


8 . 


2009 and rules there under . 


9 . 


The Drilling agency will carry out the allotted work only . There will not be any 
financial implications on Executive Engineer, Rural Water Supply , Zilla Parishad / 
District Senior Geologist, Groundwater Survey and Development Agency for any extra 
payment for additional work , any damage to the rig and its accessories or any work 
carried out of mistake. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, जुलै २५ , २०१८/ श्रावण ३, शके १ ९ ४० 


६७ 


10 . 


11. 


12 . 


The registered Drilling agency should maintain details of work of Bore well / Tube well 
done in the prescribed format in the register and shall produce the Register on demand 
by Local State Groundwater Authority . 
Drilling agency shall indemnify any casualties at the time of construction of the Bore 
Well / Tube Well and any damages to the labourer or any trespasser which arise out of, 
relate to or result from any act of construction of Bore well or Tube well. 
The registered Drilling agency shall be responsible for and shall pay the expenses of 
providing medical aid and compensation to his workmen , who may suffer a bodily 
injury as a result of an accident. 
All rights are reserved by the State Groundwater Authority and the same can be 
modified anytime by the Government as per the need . 
The Jurisdiction of this Agreement shall be the State of Maharashtra. For any legal 
dispute arising in any district of Maharashtra State , its judicial jurisdiction will be the 
concerned district court . 


13 . 


14 . 


In witness whereof, the parties have signed this Agreement on the day and year above 


mentioned . 


1. SIGNED , by 


Seal 


Shri- 


Signature 


The Registered Drilling agency 


2. SIGNED , 


Seal 


Shri----- 

Signature 
Executive Engineer, Rural Water Supply , Zilla Parishad / District Senior Geologist, 
Groundwater Survey Development Agency for and on behalf of the State Groundwater 
Authority of Maharashtra in the presence of — (one witness for each party ) 


( 1 ) 


Namel Address- 


(2 ) 


६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जुलै २५, २०१८ / श्रावण ३, शके १९ ४० 


DECLARATION 


(On Rs. 100 /- stamp paper) 
I hereby undertake to abide by the provisions of the Maharashtra Groundwater 
(Development and Management) Act 2009 and Rules thereunder as well as the specific terms and 
conditions laid down by the State Groundwater Authority while granting registration of the drilling rig. 

I shall furnish all the details of the works carried out by me for the drilling rig within and 
outside the area of operation . 

I shall not prohibit the State Groundwater Authority or any of their representatives to 
inspect the vehicle or the records as and when required . 

I undertake that all details of the drilling shall be preserved and made available to the 
State Groundwater Authority or its representative or the Executive Engineer , Rural Water Supply , Zilla 
Parishad / District Senior Geologist, Groundwater Survey Development Agency, for inspection of 
records of yield of groundwater available from the well drilled . 

I shall follow the condition of preservation of specimen of soil and other excavated 
material at each three meters of drilling of wells and it shall be made available for record to 
Executive Engineer, Rural Water Supply , Zilla Parishad / District Senior Geologist, Groundwater 
Survey Development Agency within 7 days from the date of drilling of a bore well / tube well . 

I undertake that I shall: 
(i) Keep and preserve the sample, of the excavated soil while sinking the well. 
(ii) I shall be wholly responsible for the works carried out by me and no other agency 

or organization or person shall be liable for compensation whatever that may be 

required for the works carried out by me. 
(iii ) I shall take all the care to prevent fatal accidents in the Bore well / Tube well. 
(iv ) I shall inform the State Groundwater Authority about the periodical renewal of the 

registration of the drilling rig . 


Date : 


Signature 
(Name : 


Place : 


Firm : 


By Order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


Sham LalGoyal, 


Additional Chief Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY 1/ C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT 


GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 


STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : 1/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


No. APN - 2016 /C.R.502 /WS- 15 
WATER SUPPLY AND 

AND SANITATION 
DEPARTMENT 
7th Floor, Gokuldas Tejpal Hospital Building 
Premises, Lokmanya Tilak Marg , 
Mumbai 400 001. 
Dated the 25th July, 2018 . 


1. The Secretary to the Governor, Raj Bhawan ,Malbar Hill ,Mumbai. 
2. The Principal Secretary to the ChiefMinister , 
3. The Private Secretary to allMinisters/State Ministers, 
4. Hon ble Opposition Leader, Legislative Council of the State ofMaharashtra / Legislative Assembly 

of the State of Maharashtra . 


5. All Hon ble Members of the Parliament/ Members of the Legislative Council of the State of 

Maharashtra /Members of Legislative Assembly of the State of Maharashtra , 
6. The Chief Secretary , 
7. All Additional Chief Secretaries/ Principal Secretaries/ Secretaries of Mantralaya Departments, 
8. All Mantralaya Departments , 
9. * The Registrar, High Court (Original Side ), Mumbai, 
10. * The Registrar, High Court (Appelate Side ),Mumbai, 
11. * The Registrar, Office of the Loka Ayukta and Upa -Loka Ayukt,Mumbai, 
12. * The Secretary ,Maharashtra Public Service Commission , Mumbai, 
13. * The Principal Secretary , Secretariat ofMaharashtra Legislature (Assembly),Mumbai , 
14. * The Principal Secretary , Secretariat ofMaharashtra Legislature (Council ),Mumbai, 
15. * The Secretary , State election Commision , New Administrative Building , Mumbai, 
16. * The Accountant General, Maharashtra - 1 (Account and Entitlement), Maharashtra , Mumbai, 
17. * The Accountant General,Maharashtra - 1 ( Audit),Maharashtra ,Mumbai, 
18. * The AccountantGeneral, Maharashtra - 2 (Account and Entitlement), Maharashtra , Nagpur, 
19. * The Accountant General, Maharashtra -2 (Audit ),Maharashtra, Nagpur, 
20. * The Secretary , Office of the Chief Information Commissioner of the State , New Administrative 

Building , Mumbai. 
21. * The Registrar, State Human Rights Commission ,Mumbai 400 001, 
22. The Director General of Information and Public Relations, Mumbai, (2 Copies for Publicity), 
23. The Director, Groundwater Surveys and Development Agency, Bhujal Bhavan , Shivajinagar, Pune 
24. Member Secretary ,Maharashtra Jeevan Pradhikaran ,Mumbai, 
25. Chairman ,Maharashtra Water Resources Regulatory Authority ,Mumbai, 
26. Pay and Accounts Officer, Mumbai, 


27. Resident Audit Officer , Mumbai, 


28. All Divisional Commissioners , 


29. All collectors, 


30. All Commissioners,Municipal Corporations , 
31. All Chief Executive Officers of Zilla Parishads , 


32. All District Treasury Officers, 


33. All Chief Officers, Municipal Councils 
34. All Heads of Departments and Heads of Offices under all Departments of Mantralaya , 
35. Water Supply and Sanitation Department/ WS- 02 (For publishing on the website ), 
36. The Librarian , Secretariat of Maharashtra Legislature, Library , 6th Floor, Vidhan Bhavan ,Mumbai 


400 032 (10 copies ) 
37. All Desks of Water Supply and Sanitation Department, 


38. Select File 


(* By Letter) 


MAHESH SAWANT, 
Deputy Secretary to Government. 


